





























डॉ. सुधीर जोशी, अमेरिका 
१९६२ सालापासून चंदामामा आमच्या कुटुंबाचा सदस्य आहे. मी स्वत: गेर 
चंदामामाचा वाचक वं संग्राहक आहें. जुने अंक काढून मी ते वरंचेबर चाळतो 
कथा व अरबी कथा किती वेधक होत्या! "भयंकर धाटी' पुन्हा सुरु झाली त्याचा 
बाटला. गोष्टी संक्षिप्त स्वरूपांत देऊं नयेत. चित्रेही तशीच ब त्याच आकाराची ठेवावीत. 
प्रदीर्घ मालिकांमधे एक संपूर्ण पानाबर चित्र असे, ते पुन्हां बघण्याची संधी वाचकांना मिळेल. 
कां? 'शिलारथ' व 'शिधथिलालय* या कथामालिका कृपया पुन्हा सुरू कराब्यात ही आग्रहाची 
विनंती] '*अमर वाणी'' ही परत एकदा सुरु करावी. 
परमानंद जैन, उज्जैन 
पन्नास वषें चंदामामा वाचणाऱ्या अनेक वाचकांपैकी मी एक आहे. मध्यंतरी कांही काळ 
चंदामामाचे प्रकाशन थांबले होते ते वर्तमानपत्रांतून समजले. निश्चयाचा पक्का विक्रमार्क"' 
हे शब्द पुन्हा वांचले आणि माझ्या डोळ्यांतले अश्रू अनावर झाले 


७ 


6 


जन्मीच नव्हे, तर पुढल्या जन्मीदेखील मला ही संधी मि स, 
सिर आद कां नितळाच आहे.त्यांना माहे ब 
ज्र ते निमूटपणे परत जातात. । रातमाझीप स्ते' । 





नंदनवनच्या जमीनदाराकडे लक्ष्मीपती नांबाचा 
एक प्रमुख स्वयंपाकी होता. स्वादिष्ट पदार्थ 


बनविण्यात तो अगदी अजोड आहे. अशी त्याची 


ख्याती होती. कित्येक वर्षे त्याने जमीनदाराकडे 
मुख्य आचाऱ्याचे काम केले आणि वय झाल्यावर 


'पत्नीसहित तो त्याच्या गांवी निघून गेला 


तिथे तो अगदी निवांत जीबन जगत होता 


परंतु नेहमी जेवताना पत्नीने केलेल्या स्वयंपाकात 
कधी मीठच कमी आहे, कधी फार तिखट आहे 


कधी पदार्थ शिजलाचं नाही. अशी कांदी ना कांही 
कळीत असे. सारखे तिचे दोष डाखवून 


देई. त्याचा दहा वर्षांचा नातू सारस्वत 


आजोबांची ही टीकाटिप्पणी लक्षपूर्वक ऐकत 


_ असे. कांही दिवसांनी लक्ष्मीपतीचे निधन झालं. 
आता घरी लक्ष्मीपतीची पत्नी आणि तिचा नातू 
सारस्वत, असे दोघेच उरले. भाजीत थोडे मीठ 
'कमी असले तरी सारस्वत लगेंच म्हणायचा, 


“आजी, ही भाजी इतकी ब्रेचब आहे की तोंडात 


घालवत नाही.'' त्याच्या आजीला याटायचे, 


“हा अगदी आपल्या आजोंबांवर गेला आहे.' 
सारस्वतचे आई-वडील देवाघरी गेते होते. 
त्यामुळे त्याची आजी त्याला न रागवता रोज 
वेगवेगळे स्वादिष्ट पदार्थ बनबून, त्याला 
कौतुकाने खायला घालत असे. पण त्यामुळे तो 
अगदी कुचकामी बनला. खाण्याशिवाय त्याला 
दुसरे कोणतेच काम जमत नसे. 

गावांतील लोक त्याला खादाडस्वाऊ म्हणत 
असत. ते म्हणायचे. 'याच्याईतका आधाशीही 
कुठेही सांपडायचा नाही आणि या'च्याइतका मड 
माणूसही कुठे सांपडणार नाही..'' 

थोंडीफार संपत्ती गांठीला असल्याने नंदन- 
बनातील एका भिक्षुकाच्या मुलीशी त्याचे ल्न 
झाले. लय्नाच्या दिवशी जेवायला बसल्यावर 
त्याने स्थयंपाकातील उणीना दाखवून दिल्या'च. 
आपल्या जांक्याला खाण्यापिण्याची आवड आहे, 
हे लक्षांत आल्यावर लक्ष्मीपतीच्या सासऱ्यांनी 
त्याला निरनिराळी पक्काने खायला घातली 

दोन आठवड्यांनी बायकोला आणायला 










































एके दिवशी जेवायला वाढताना शारदा 
जा म्हणाली, “असे नुसते बसून खात 
| तर कितीही कमीच पडेल. असा नुसता 
करत राठिलात तर असलेली पुंजी कधीच 


''तुम्हाला 'चवी'चं 
मग स्वयंपाक करायला 
सारस्वत गर्वाने म्हणाला 
करायला येत नाही, पण 'चवी. 
कळतात.'' १. 
शारदानं विचारलं, “आणखी काय 


“9 
४ 


जे ऱ्ह ईल. चागला जाईल. व्यि 
जेवण ल्लाल्यावर सारस्वत म्हणाला, ''मला 





अपलत्याताा)) _. _» ७ मक्ता काम येत नाही. मग नोकरी कशी 
यावर सारस्वतनेच तिला प्रएन मिळेल? कोणी नोकरी दिली वर मी ती करायला 
पोट भरण्यासाठी'च तर शिक्षण, तयार आहे.'' 
असते, हे तुला माहिती नाही? _ आपला नवरा निदान कांहीतरी काम करायला 
पिण्याची कांही ददात नाही, तर तयार आहे, या गोष्टींचा शारदाला खूप आनंद 
व्यान वरण मेळना 
आता शारदाला नवऱ्याच्या ती दिशा . दरवर्षीप्रमाणे यावर्षीही शारदाच्या माहेरी 
कळली. आईजवळ ती खूप रडली. पण आईने हासन उत्सव होता. त्यासाठी तिच्या 
सारस्वत पून्हा सासुरवाडीला आला. रात्री तिला धीर देत समजावले की नवर्‍याल मुलीला आणि जांवयाला निमंत्रण 
जेवणाची पंगत बसली डोती. मार्गावर आणणे लुक) र्तव्य आ 
ही काय वांग्याची भाजी आहे? त्यांत थोडं थोडी शांत झाली आणि नवर्‍्याबरो 
आलं आणि मिरची ठेचून घातली, तर किंती छान जायला तयार झाली. 
चव येईल| तसंच या ख्रिरींत केशर घातलं तर  शारदाला पूर्णप0 
काय मजा आली असती! अरेरे! हा बडा इतका तिच्या नवऱ्याला फर 


टणक कां आहे? '' असे बोलून सारस्वतने आपले 
पाकशाख्रातले ज्ञान पाजळले. 

त्याची पत्नी शास्दा हिला नवऱ्याचे हे ब्रागणे 
आवडले नाही, पण ती कांडी बोलली नाडी. रात्री 
सारस्वतसाठी ती दूध घेऊन आली, तेव्हां थोडे 
दूध घेतल्यावर तों म्हणाला, ''या दुघांत 
वेलदोड्याची पूड घातली असती तेर फारच छान 
चव आलीं असती.” असत, अभ्यास करून घेत असत. व्यापारासाठी 

हे ऐकून शारदा खूप नाराज झाली. परंतु ते परेशी गेल्यावर हा अगदीच कुचकामी वमला. 
चेहऱ्यावर तसं न दाखबता शांतपणे म्हणाली, त्याला कांही काम करावंसं 


सप्टेंबर २००६ 8 


“हो बाळा, मी पण यांत कांही करु शंकर 
लहानपणीच त्याचे आईवडील वारले. 
त्याचे मामा गांवात होते. ते 


पाटवले. यावर्षी उत्सव नंदनवनच्या जमीन- 
दाराच्या प्रमुत्व उपस्थितीत व्हायचा होता. 

उत्सवासाठी जमलेल्या सर्वासाठी स्वादिष्ट 
जेवणाचाही प्रबंध असे. सारस्वत संवयीप्रमाणे 
त्या पक्कान्ञांमधेही दोष काढू लागला की, “हे 
पुरण पुरेसं गोड झालेलं नाही. या आंबट पदार्थामधे 
आणखी थोडा दिंग घातला असता तर खूप छान 
स्वाद आला असता, लाडवांत काजू घालायचं 
राहूनच गेलंय." 

सारस्वतने केलेली टीकाटिप्पणी जमीन- 
दाराच्या कानावर गेली. ते खूप नाराज होऊन 
म्हणू लागले, '“नंदनवनाचे जमीनदार आदरा- 
तिथ्य करण्याच्या बाबतीत प्रसिद्ध आहेत. 
आजपर्यंत कोणीही त्यांची उगीव दाखवण्याचे 
धाडस केलेले नाही. ही धाडसी व्यक्ती कोण 





शारदाचे वडील द्याबरून म्हणाले, “जमीनदार 
साहेब, क्षमा असावी. ती व्यक्ती म्हणजे माझा 
जांवई सारस्वत. स्वयंपाकाच्या बाबतीत 
त्याच्या बरोबरीचे कोणी नाही. कोणत्या पदार्थात 
काय घालायचे, किती घालायचे हे त्याच्याइतके 
कोणालाच समजत नाही. फक्त त्याची ही कला 
समजून घेणारा कोणी नसल्याने तो दुरावस्थेत 
आहे. संधी मिळाली तर तो स्वतःचं कौशल्य 
सिंद्ध करून दाखवेल.'' 

जमीनदार म्हणाले, ''कोण, सारस्वत? हा 
लक्ष्मीपतीचा वंशज तर नाही ना?'' शारदान्चे 
बडील म्हणाले, ''हो, हो, हा लक्ष्मीपतीचा नातूच 
आहे." 

“बा! फारच छान!'' असं म्हणत जमीन- 
दारांनी सारस्वबतला लगेच आपल्या वाड्यांत 
प्रमुख स्वयंपाकी म्हणून नियुक्त केलं आणि 
म्हणाले, “त्याच्या पाकशाख्राच्या कौशल्याची 
आम्ही परीक्षा घेऊ.” 

हे ऐकून सारस्वत अगदी भयभीत झाला. तो 
शारदेला म्हणूं लागला, “तुझे वडील हे काय करून 
बसले? मला फक्त स्वयंपाकातील दोष काढता 
येंतात. प्रत्यक्ष स्वयंपाक करायला येत नांही. 


सप्टेंबर २००६ 





इथून पुढे मी कधीही पदार्थातील दोष काढणार 
नाही. चल, आज रात्रीच आपण गांबीं परत 
जाऊया." 

शारदा त्याला धीर देत म्हणाली, “अहो, 
घाबरू नका, आपण प्रमुख स्वयंपाकी आहात 
म्हणजे प्रत्यक्षांत कांहीच करायचं नाही 
आपल्या हाताखाली अनुभवी स्वयंपाकी 
असतील. कोणत्या पदार्थात कोणती गोष्ट किती 
प्रमाणांत घालायची. इतकंच तुम्ही त्यांना 
सांगायचं आहे. वेळ पडल्यास मीही स्वयंपाकाशी 
संबंधित अशा गोष्टी तुम्हाला शिकबीन 

सारस्वत दुसर्‍याच दिवशी वाड्यावर गेला. 
शारदेच्या सूचनांचे त्याने अचूक पालन केले. 
कांही दिवसांतच तो जमीनदारांच्या कौतुकास 


प्रात्न झाला आणि उत्तम स्वयंपाकी म्हणून त्याला 


नांबलौकिक मिळाला, शि 
जमीनदाराने त्याला 'रुचिराजा” ही पदवी 
देऊन त्याचा गौरव केला 
नवऱ्यांत घडून आलेल्या बदलामुळे आणि 
त्याला मिळालेल्या नांवलौकिकामुळे शारदा क हे शारदा 














'*एस्वादे काम योग्य वेळ आल्यावर केले 


तरच सफल होते, यशस्वी होते. याउलट योग्य 
वेळ न पहाता केव्हांही काम केले तर ते बांसाच 
न जाते क$ 


असा या श्लोकाचा भावार्थ होता. राजाला 


'तो श्लोक खूपच आवडला व तो विचार पटलाही. 


त्याने त्या पंडिताचा मौल्यवान भेटवस्तू देऊन 


यथायोग्य गौरब केला 


_ नंतर राजाने आपल्या दरबारी मंडळींना 
विचारलं, ''एखाद्या कामासाठी कोणती वेळ योग्य 
आहे, हे कसें ओळखायचे? '' 

यावर दरबारांत उपस्थित असलेला ज्योतिषी 


केल्याने होत आहे रे... 


काश्मीर देशाचा राजा विक्रमसेन एके दिवशी 
आपल्या दरबारांत पंडितांबरोबर चर्चेत रमला 
होता. त्याच वेळी दुसर्‍या राज्यांतील एक पंडित 
तेथे आला. राजाची परवानगी घेऊन त्याने एक 
स्वरचित संस्कृत श्लोक ऐकवला. त्या श्लोकांत 
एखादे काम त्याची योग्य वेळ आल्यावरच 
करण्याचे महत्व सांगितले होते. 


म्हणाला, “त्या वेळेची ग्रहांची स्थिती पाडून हे 
ठरबिता येईल, '' 

दरयारांतील आणखी एक पंडित म्हणाला, 
“अनुभवी व्यक्तींचा सल्ला घेऊन हे ठरविता 
येईल." 

तिथे उपस्थित असलेल्या सर्व मंडळींनी 
आपापले मत व्यक्त केले. परंतु विक्रमसेनाला 
कोणतेच उत्तर समर्पक, समाधानकारक वाटले 
नाही. “असो, पुन्हा केव्हातरी आपण या विषयावर 
बोलूं, असं म्हणून त्याने ल्या दिवशीची सभा 
बरखास्त केली. 

कांही दिबसानंतरं विक्रमसेंन एका मंत्र्या- 
बरोबर जंगलातून चालला होता. तिथे त्याला एक 
सुंदर आश्रम दिसला. आश्रमाजवळच एक कषी 
जमीन खोंदत होते. राजाने जबळ जाऊन त्यांना 
नमस्कार केला व विचारले, ““मुनिवर्य, आपण 
तपस्वी आहात, ज्ञानी आहात. तरी कृपया माझं 
शंकानिरसन कराल का?'' 

कर्षींनी मान वर करून क्षणभर राजाकडे 


भूषण 


पाहिलें आणि जरा हंसून पुन्हा ते आपल्या कामांत 
मम्न झाले. 

तेब्हा राजा नप्नपणे त्यांना म्हणाला, '"एखाद्या 
कामाची योग्य वेळ कोणती ते समजली पाहिजे, 
पण ती वेळ कशी ओळखायची?'' 

्षींनी राजाकडे पाहून पुन्हां एकदा फक्त 
स्मितहास्य केले आणि आपले काम सुरुंच ठेवले. 
विक्रमसेनास वाटले की आज क्र्षींचं मोनत्रत 
असेल. त्यामुळे पुढे कांहीच न बोलता तो 
राजवाड्यांत परत आला. 

दुसर्‍या दिवशी खूप जोरांत पाऊस आला. 
त्यामुळे राजाच्या मनांत असूनही त्याला 
आश्रमांत जाता आले नाही. तिसऱ्या दिवशीं 
पाऊस थांबला. वातावरण अगदी स्वच्छ, सुंदर 
होते. त्यादिवशी राजा एकटाच आश्रमांत गेला. 
त्यावेळी ते क्रषी खोदलेल्या जागी माती टाकून 
छोटी छोटी रोपे लावीत होते. 

विक्रमसेनाने क्रषींना नमस्कार करून विचारले, 
““पुनिवर्य, कृपया आज तरी आपण माझ्या प्रश्‍नाचं 
उत्तर द्याल ना? परवाच्या दिवशी मी आपणांस 
































विचारलं होतं कीं एखादं काम कराः 
वेळ कोणती, हे कसं ओळखायचं? 
कषी हातांतलं काम सुरूं ठेवीतच 
म्हणाले, ''महाराज, मी परवाच आपल्या 
उत्तर दिले आहे, पण ते आपल्या ञ 
दिसत नाही.'' विक्रमसैन गोंधळून 
मुनिवर्य, माझ्या खरंच लक्षात आ 
क्रृपया नीट सांगाल का?" 
“हे त्याचं स्पष्टीकरण आहे" असं म्हणत 
वषी आपले काम करीत राहिले. 
अरषींच्या बोलण्या-बागण्यातून 
राजाला त्याच्या प्रश्‍नाचं उत्तर मिळाले. 
वेळ आली आहे किंवा नाही, असा विचार करत 
व्यर्थ वेळ दबडण्यापेक्षां कामाला सुरबात करावी, 
ज्याप्रमाणे क्तषींच्या वुक्षारोपणाला पावसाने स 
दिली, त्याप्रमाणे आपण मनापासून हाती घेतलेल्या 
कामाला वेळेची साथ मिळतेःच! हेच अंतिम सत्य 


आहे! 
क्रषींना नमस्कार 
राजा करथीचिहेध 2. टोक आणि शिपायांचा ओरडा पाहून पळून जायचा प्रयत्न करीत नाही.'" 
क मांत्रिकाची झोप उडाली. तितक्‍यांत “तू पळून जात नव्हतास कां? मग हे काय 





शिपाई पळतलपळत आले आणि 


नलीन 


चाललंय? तू खोटं सांगतो आहेस कीं नाही?" 





याच्यांभोवती कोंडाळे करून उभे राहिले 
“हा पाखंडी पळून जाणार होता. अरे बघता 
काय, भाला फेका ना!'' असं म्हणून शिपायांनी 
भाला उचलला. ब्राम्हदंडींचा जीव थोडक्यांत 
बांचला. थोडा बेळ त्याच्या तोंडून शब्दच फुटेना 
नंतर जर धीर करून कांपर्‍्या आवाजात तो 
म्हणाला, “शूर शिपायांनो, मला मारूं नका. मी 











ह र 


असे म्हणून त्या पहिल्या रौनिकाने भाला उलटा 
करून त्याला जोराने मारला, 

ब्राम्हदंडीला त्यामुळे जखम ज्ञाली व तो 
खाली पडला. लटपटत तो म्हणाला, ''अरे, शूर 
प्रर्दानो, मला मार नका. मी झोपलो होतो तेव्हां 
मला एक वाईट स्त्रप्न पडले आणि मी त्या 
स्वप्नातून जागा झालो आणि बाहेर पळत आलो. 


'चांदोबा' 





पूर्वीच म्हातारा चिडून, ओरडला, “बाबा... 
नाही 
केशव व जयमलु त्याला घेऊन निघाले. 
केशबने पित्याचा हात पकडून एक पाऊल पुढे 
टाकत म्हटले, *'गुरु, चला आता निघूया. अंधार 
होण्यापूर्वी एखाद्या गांबात शिरायला हबं. रात्रीं 
तिथे राहून सकाळी आपण घोंडे विकत घेऊन 
ढे जायला निघू. जर राजकुमार व त्यांचे गुरु 
यांना पायी प्रबास करताना लोकांनी पाहिलं तर 
तें काय म्हणतील?'' “त्यांना संशय येईल. 
कांहीतरी अफबा पसरतील, आणि आपल्याला 
नव्या अडचणींशी सामना करावा लागेल." 
ते दोन प्रहर चालत राहिले, आणि अंधार 
होताहोता एका गांबात पोचले. जेव्हां ते एका 
वाटेवरुन जात होते, तेव्हा तिथे पारावर बसलेल्या 
लोकांचे बोलणे त्यांच्या कानाबर पडले, त्यामुळे 
त्यांना भीती ब आश्‍चर्य बाटले. 
''ब्राम्हदंडी मांत्रिक दोन अंगरक्षक बरोबर 
घेऊन बिंध्याचलाच्या दिशेने जातो आहे. तिथे 
एक औषधी वनस्पती आहे, त्या औषधीने तो 





र्‌ चे फोड बरे करील. आजपर्यंत कणीर्ट 


व्र 
| जाया 


यांत कांहीतरी धोका आहे. पण आपण 
राजकुमार आहोत, गांवगप्पांकडें आपण लक्ष 
द्वेता कामा नये'' जयमल म्हणाला आणि त्याने 
केशवला खूण केली व पाराबरच्या लोकांना 
विचारले, ''इथे कुठे कांहीतरी जेबायला मिळेल 
का) 

एका वृद्धाने सांगितले, “इथें जवळच णक 
खानावळ आहे. पण तिथे आज तुम्हाला बहधा 
कांहीही मिळणार नाही. कारण ब्राम्हदंडी हा मोठा 
वैदय ब त्याचे अंगरक्षक तिथे आज रात्री राहाणार 
आहेत. हे ऐकून केशव ब जथमल स्तंभित झाले. 
केशवने निराश चेहर्‍याने जयमल्लाकडे बघितले. 
जयमल विचारांत पडला. पण म्हातारा चटकन 
म्हणाला, अरे, तसं असेल तर देशाटन कएयला 
निघालेल्या राजकुमारांनी खानावळींत कशाला 
राहायला हवं? शिष्यांनो, चला, जाऊं या!* असं 
म्हणून तो पुढे निघाला, (अपूर्ण) 





सप्टेंबर २००६ 





























७) >> क... त ह न 9८) ह) 


//शब्दाचा पक्का विक्रमार्क पुन्हां 
४” झाडाजवळ गेला; त्याने झाडावरून 

शब खाली उतरबले आणि आपल्या 
खांद्यावर घेतले. नंतर तो स्मशानाच्या 
“हद्वेशेने चालायला लागला. तेव्हां शवांत 

लपलेल्या वेताळाने म्हटले, ''राजन्‌, 
"मध्यरात्री ढगांचा गडगडाट होतो आहे, 
, विजा चमकत आहेत. भुतेप्रेते ओरडत 
- आहित, तरीही तू बेडरपणे पुढे चालतो 
आहिस. तुझे हे असे वागणे मला तरी 
अयोग्य वाटतें. मी तुला नेहमी सावध 
करतो, ब तुला सांगतो कीं तू एक 
श्रेष्ठ राजा आहेस, आणि राजाची 
कांही निश्‍चित कर्तव्येही 

असतात. पण या कर्तब्यांना तू 


सर्प्ेबर २००६ 








विसरलेला दिसतोस; हे तुला शोभत नाही. तुझे 
उद्दिष्ट साध्य झाले तरी तुला ल्याचे फळ 
मिळेलच, याची काय खात्री आहे? मला तर 
वाटतं कीं ते फळ तू दुसर्‍या कुणाच्या हातीं सुपूर्द 
करशील आणि तू मात्र रिकाम्या हाती परत 
जाशील. उदाहरण म्हणून मी तुला युवराज 
ज़यंतची कहांणी सांगतो. त्याला फळ मिळाले 
खरे, पण चंचल मनामुळे त्याने ते हातचे 
गमावले.'' आणि वेताळाने पुढील गोष्ट सांगितली. 
चंद्रगिरींचा महाराज सज्ञान झाला होता. 
त्याचे लन्नाजोगे वय झाले, तेव्हां त्याला तीन्रपणे 
वाटले कीं त्याला आवडेल अशा मुलीशीच लग्न 
करावे. त्याच्या मातापित्यांनी अनेक मुलींची 
नांबे सुचबली, पण त्याने सर्वांना नकार दिला. 
एक दिवस फिरायला जाऊन परत आल्यानंतर 


सप्टेंबर २००६ 


20 

















































तुम्ही कां राहता, त्याचे कारण मला 


जयंतच्या आईने त्याला एक तसबीर दाखवून का?” 


सांगितले, “ही प्रतापगडचीं राजकन्या 


राजाची एकुलती आहे _ जयंताला पाहून प्रथम त्या बावरल्या, पण 
चय ही मुलगी नंतर त्यांनी उत्तर दिले, ''सौंदर्य म्हणजे काय 
आवडली. त्यांना वाटतं कीं ही मुलगी सर्वप् चा अर्थ कुणीच स्रांगू शकत नाही 


नजरेत सौंदर्य असले. आमचे 
एक श्रेष्ठ ज्योतिषी आहेत. त्यांचे म्हणणे 
विश्‍वास आहे कीं जर आम्ही इथल्या 
बातावरणांत एक वर्षभर राहिलो तर 
भविष्य उज्वल ब सोनेरी डोईल. म्हणून हे 


तुला साजेशी आहें." जा 
जयंतने ती तसबीर धडपणे पाहिलीदेर 

नाही आणि तो म्हणाला, “ही कन्या मला 7 

आवडली नाही 
आणि तो तिथून निघून गेला त्या रावी 


जयंतला बराच बेळ झोप लागली नाही. त्या' मान त्यांनी आमच्यासाठी पसंत केले 
वाटलं कीं राजवाड्यांत राहून मनपसंत बंधू जे जबळ हया एका राजाच्या निमंत्रणावरुन ते 
शोधता येणार नाही. राज्यांत हिंडून 1 राज्यांत काल गेले आहेत 


बघायला हवं. वेषांतर करून तो घोड्यावर 
आणि तिथून निघाला 

सूर्योदय होईपर्यंत, तो एका दाट 
तल्या डोंगरी भागांत पोचला. तिथे 
एक मनमोहक धबंधबा स्त्राली 
वोसळत होता 


मलींनी त्याची ओळख विचारण्या- 


बधू शोधण्यासाठी 
णाला न सांगता निघालो आहे. 
जा माझ्या मातापित्यांचा हस्तक्षेप 
म्हा दोघींपैकी मी एकींशी विवाह 
कैयार आहे. तुमचे पिताश्री परत 


१७: ँ 
७" ट च्या 
8 ॥.-..: 


त्या धबधब्यापासून जरा दूर्‌ 
सुंदर कुटीर होते. घोड्यावरुन खाली बोलतो. 
त्या कुटीराजवळ गेला | 'जयंतने आपला विचार स्पष्टच सांगितला 
तिथे अंगणांत रंगीबेरंगी फुलांच्या झाड मधे. ण त्या दौघी चकितच झाल्या. त्यांनी 
दोन सुंदर मुली फिरत फुले तोडत होत्या. अशो. मेक क 'बोलून नंतर म्हटले, ''आम्ही दोघी 
देखण्या मुली जयंतने आजपर्यंत वधितंलेल्या जुळ्या बहिणी आहोत. आमच्या वडिलांनी फार 
नव्हत्या पूर्वीच सांगितलं होतं कीं आमचा दोघींचा निवाह 
तो त्यांच्याजवळ जाऊन म्हणाला, पुरुषाशी होणार आहे.'' 


दोघीजणी अप्रतिम सुंदर आहात. पण या तर मग मी तुमच्या दोघींशी विवाह 


022. 
“७ « । 


 बादाबा 21 





करायला तयार आहे, जरी तुमचे दोघींचे रूप 


सारखे असले, तरी तुमचे गुण वेगवेगळे असूं 
शकतील, मी कोण आहे हे तुम्हाला आत्तापर्यंत 
कळतलेलंच आहे. तुमची मनस्थिती काय आहे 
त्याबद्दल थोडे कांही सांगा.'' शेजारच्या एका 
दगडांवर बसत जयंतने त्यांना सांगितलं. 

दोघींनी हंसत उत्तर दिलं, '' आम्ही दोघीही 
जिद्दी आहोत, अतिशय हट्टी आडोत. जे मनांत 
येतं, ते करून दाखबल्याखेरीज आम्हाला शांत- 
पणा नसतो. कोणत्याही कामाला किंवा त्यागाला 
आम्ही क्रेन्हांही तयार तयार असतो.'' 

"असं होय? पण तुम्ही खरंखरं सांगा कीं 
माझ्याबद्दल तुम्हा दोघींचं काय मत आहे?" 
पुन्हा त्यांनी आपसांत बोलून जयंतला सांगितले, 
''बडिलांनी फार पूर्वी आम्हाला सांगितलं होतं 


सप्टेंबर १००६ 








कीं आमचा पती अतिशय बुद्धिमान आणि बिचारी 
असेल. आमची नांव आहेत मंदा आणि चंपा. 
आमच्यापैकी मंदा कोणती आणि चंपा कोण, हे 
तुम्ही सांगू शकाल?*' 

कांही वेळ विचार करून जयंतने मंदा कोणती 
ब चंपा कोणती हे अगदी बरोबर सांगितले. त्या 
दोघीही आश्‍चर्यचकित झाल्या ब त्यांनी 
विचारले, “हे आपल्याला कसं समजलं?” 

जयंत म्हणाला, “तुम्ही जुळ्या बहिणी 
आहात. पण साम्य असलं तरी एकीची कांति 
गुलाबी आहे आणि दुसरीची पिवळसर! 
त्यावरुन एकीचे नांव मंदा व डुसरीचे चंपा ठेवले 
असावे. अर्थात, ही माझी कल्पनादेखील अस 
शकते.” 

“आमच्या वयांतही कांही क्षणांचा फरक 


सर्प्येंबर २००६ 


22 









































'बरिचारले, “अजून कांडी शका असेल तर आत्ताच त्या रात्रीं जयंतची झोपायची व्यवस्था एका 
विचारून घ्या.'' वेगळ्या खोलींत केली. होती. दुसर्‍या दिवशीच 

'त्यावर मंदा लगेच म्हणाली, “जन्म- पडाटे मंदा ब चंपाचे वडील परत आले. मंदाने 
पिवे आमचा विवाह एकाच पुरुषाशी पित्याला सारी कहाणी सांगितली आणि चंपाने 
जयंतर्‍च्या खोलींत बांकून बप्रितलें. जयंत तिथे 
नब्हता, 

ती परत आली आणि म्हणाली, 'ते त्या 
ठिकाणी नाहीत. भावी शजाची आपण एक दिवस 
सरबराई केली, एवढीच आपली कुबत!'' 

या घटनेनंतर कांही महिन्यानंतर जयंतचा 
विवाह त्याच्या मातापित्यांनी निवडलेल्या 


आहे. आमच्यांतली थोरली कोण. ते तुम्ही सांगू 
शकाल का?”' ह 
दोघ्रींनी विचारले. क्षणभर 
जयंत म्हणाला, '"त्याच्यासाठी मला संघ्या- 
काळपर्यंत वेळ हबा.'* दोघींनी ह्याला संमती 
वती शै | | 
संध्याकाळी त्या दोघींनी ल्याला केळीच्या 
पानावर दोन भाज्या, चटण्या ब 
स्वादिष्ट जेबण वाढलं. जेवल्यानंतर जयंत त्यांना 
म्हणाला, ''तुमच्यापैकी मंदा मोठी आहे आणि 
चंपा धाकटी!'' 


मुलगा कांही क्षण आधी जन्मेल आणि माझा 
मुलगा कांही क्षणांनंतर. अशा परिस्थितींत 
'आमच्यापक्री कुणाच्या मुलाला आपण राजा 
म्हणून घोषित कराल?'' 

(प प्रतने उत्तर दिलं, “ह्या प्रश्‍नाचे उत्तर 


लि 'थोडा अवधी हवा.'' “ठीक आहे. तरुणीशी झाला." 
च अगदीं क कक चारकए आणि मग सकाळी आपला  बेताळाने ही कहाणी सांगितली ब म्हटले 
कसा काय घेतलात? ' मदाने विचारल. * दोघी बहिणींनी एकदम म्हटले. ''राजन्‌, मंदा व चंपा या दोघी सुंदरींशी जयंतचे 
''बहुतेक ठिकाणी थोरली बहीण स्वयंपाकी. 1-5. वि शशबवाबाब॒ाावाथययअायययाबााबबबययय सुद 5४० 
ब घरकामांत लक्ष देते आणि धाकटी घरातली 01 क ईट 


बाकी लहानमोंठी कामें सांभाळते. मं 
स्वयंपाक केला, आणि चंघाने पाने 
वाढले. ते मी लक्षपूर्वक बघितले होते 
हा निर्णय घेतला.'* जयंतने व 
आणि नंतर जयंतजवळ येऊन त्या * 
“तुम्ही बुद्धिमान आहात आणि तु 
तार्किक विश्‍लेषण करण्याची एक 
शक्ती आहे, हे आम्हाला मान्य आहे. पण आफ 
दोघींच्य पालन-पोंषणाचची आर्थिक्र शत न 
तुमच्याकडे आहे कां?” | 

त्यावर जयंत जोराने हंसला आ 
आपली ओळख त्यांना दिली, नंतर 





गयाना 


च्या ये. या एकक” & काळ्या ज्क्म््क 


वागणे अगदीच न शोभणारे, अब्यबहारी ब 
उद्घटपणाचे वाटते. आपली भावी पत्नी स्वतःच 
निवडण्याचा निश्‍चय करुन तो घरांतून बाहेर 
पडला. त्याच्याशी लग्न करण्यासाठी दोन सुंदरी 
तयार झालेल्या होत्या. तरीही त्याने त्यांचा 
स्वीकार केला नाही. आणि मातापित्यांनी 
निवडलेल्या मुलीची बिवाड करायला संमती 
दिली, हा त्याचा निर्णय अयोग्य नव्हता का? 
त्याची मनीषा पूर्ण झाली होती, पण त्याने 
भलतेच कांहीतरी ठरवले. ही त्याची चूक ब 
लहरीपणा, विक्षिप्त व विचित्र नाही कां वाटत? 

माझ्या या शंकांचे समाधानपूर्वक उत्तर तुला 
माहीत असूनही जर तू गप्प बसलास तर तुझ्या 
मस्तकाचे तुकडेतुकडे होतील.'' 

विक्रमार्क म्हणाला, ''मंदा ब चंपाने जयंतचे 
सामर्थ्य, बुद्धिमत्ता व तर्कज्ञान जाणून घेण्यासाठी 
कांही कठीण प्रश्‍न विचारले. ते प्रश्‍न ब त्यांची 
स्वत:बद्दल सांगितलेली माहिती ऐकल्यावर 
जयंतला समजले कीं या दोघी हट्टी, अहंकारी, ब 
वाजवीपेक्षा जास्त दुराग्रही आहेत. कोणत्याही 


क्ट ब. १५७७७५) - 
































परिस्थिलील त्या स्वत:चे म्हणणे खरे करणाय खास बातम्या 
आहेत. 
असल्या स्नभाबाच्या स्रिया कुणालाही 
कधीही सुख देत नाहीत. हे सत्य जयत 
उमगले. या दोघी जर त्याच्या राण्या इ 
आपलाच पुत बारस व्हावा, म्हणून त्यां 
समस्या निर्माण केली असती. त्याच् 
राजमडालांत शांती राहिली नसती ब रा 
सुरक्षित राहिले नसते. देशाची सुरक्षा, 
संतोष हे राजाला स्वत:च्या इच्ळेपेक्षा 
महत्वाचे व आवश्यक असायला हने. असा 
चांगला विचार करूनच जयंतराजाने त्याने दिग्दर्शन केलेला पहिला 
आईवडिलांनी निवडलेली वधू योग्यमानली, आणि ७. फूटपाथ, हा लौकरच पडद्यावर 
तें न्यायी बुद्धीचे लक्षण आहे र झळकेल. त्याने सेटवर काम करताना 
त्यांत त्याची विचाराची पद्धत ब तर्कशक्ती पल्या दिग्दर्शकांकडून पद्धती शिकल्या ब ण 

स्पष्ट समजते. त्यांत लहरीपणा किंबा चुकीचा ा ही कला शिकवायची त्याने गळ 
निर्णय काडीमात्र नाही." य त्याला रस्त्यांत कांही मुले किरकोळ बस्तू ब बर्तमानपर्त्रे विकताना दिसली. ती 

' राजाचे मौन भंग झाल्यामुळे वेताळ शवा- ती अ बडिलांनी सांगितले. किशन घरी गोला आणि त्याने शाळेत जाण्याची 
सहित गायन झाला आणि पुन्हां झाः फन नेल्या एका अनाथ मुलाची कथा लिहिली. त्यावर त्याने चित्रपट करावा असे वडिलांनी 
बसला. (क संविवादेबींची स्वन णि त्याच्या आईने या चित्रपटाची निर्मिती करायची तयारी दर्शविली. यांतल्या 
| जॅकी श्रॉफ, सौरभ शुक्लासारखे जाणकार कलावंत, व राष्ट्रीय पारितोषिक मिळवणारी 
कन्नड अभिनेत्री तारा, हे किशनला मिळाले आहेत 

त्याचे कोवळे बय त्याच्या दिग्दर्शनाच्या आड आले नाही. ''प्रत्येकजण इतर दिग्दर्शकांप्रमाणेच 

झ्याशी वागतो,” किशनने सांगितलं. जगांतला सर्वांत लहान बयाचचा दिग्दर्शक बनण्याची त्याची 

















ति डनी लींग याने १९६३ मधे एका चित्रपटाचे दिग्दर्शन केलेले डोते. हा आजपर्यंतचा विक्रम 
प्रानला जातो. किशनचा जन्म ६ जानेवारी १९९६ मधे झाला असून तो गातो ब संगीतही देतो 
संगीत आल्यमच्या १५,००० प्रती खपल्या आहेत 


25 सप्टेंबर २००९६ 





उद्देशून कठोर शब्द उच्चारले. कारण ती कांही 
साधीसुधी तलवार नव्हती, ली हिंदुस्तानच्या 
इंग्लिश गव्हर्न_-जनरलंने राजाला मेट दिलेली 
तलवार होती. ती राजाच्या प्रतिष्ठेची बाब होती. 
राजाच्या आरडाओरड्याचा स्वामीच्यावर 
काडीमात्र परिणाम झाला नाही. एजा ओरडत 
होता, 

“अरे देवा! कसला हा वेडा साधू! माझी 
सर्वात श्रेष्ट दौलत बुडाली. आता मी काय 
करणार?'' 

नाव किनाऱ्याला लागली. तेलंगास्वामीने 
उथळ पाण्यांत सहज हात बुडबला आणि दोन 
तलवारी बाहेर काढल्या. ते पाहून राजा चक्रावला. 
स्वामीने राजाला त्यांतली आपली तलवार 


001008 17 (२०७012 
क "टि वि - >“: 
अगदी सारख्या होत्या. 


गोंधळलेल्या राजाला स्वामीने विचारले, “ही. 


तलबार तुमची दौलत आहे ना? मग तुमची 
दौलत तुम्हाला ओळखून घेता नाही कां येत? 
स्वामीने त्यांतली एक तलबार पाण्यांत टाकली 


आणि दुसरी तलबार, जी राजाची होती, ती 


राजाच्या हातांत दिली, 

अबाक्‌ झालेल्या राजाला आपला मूर्खपणा 
समजला. माणसे आपले म्हणून जे मानतो ते 
किती फोल असते हे राजाला कळले. त्याचबरोबर 
खऱ्या योगीच्या हातांत सारे कांही असूनही 


त्याच्या मालकीचे एक बोटभर वखदेखील 


नव्हते, 


(एम्‌ डी.) 


चन्दामामा प्रश्‍नाबली स्पर्धा - ६ (जुलै २००६) 


अनिकेत लहू हिरवे 

(०. प्राथमिक आरोग्य केंद्र, 
ओतूर, ता. जुन्नर, जि. पुणे 
महाराष्ट्र - ४१२ ४०९, 


कु. तेजल देवदत्त बडगाबे 


१ ७ 


(/०. बडगावे किराणा स्टोअर्स, र्ट 
मु.पो. सातारा रोड, पिनकोड - ४१५०१०. 
ता. कोरेगाव, जि. सातारा. (महाराष्ट्री 28 


'चांदोबा' - प्रश्‍नाबली-६ची उत्तरे (जुलै'०६चा अंक) 


१, कोरिया देशाच्या दंतकथेतील राजा. 
'शजा धडा शिंकला'. 
. दिस्बोई (आसाम). 
- चौदा. 
. गोदावरी. 


५. १६ ऑक्टोबर. 

६. पर्शिया (हल्लीचा इराण) 

७. मि. बद्र॒दिन तय्यबजी च 

८. चांगला कोण, वाईट कोण, (गुजरातची, 
लोककथा) ू 










32: य या 


(८ गित. | 


'महेंद्रपुरी राज्यांत सर्पवर नांवाचे एक गांव होते 


त्या गांवात सांबशिवब नांवाचा एक गारुडी रडात 
असे. साप पकडून त्यांना गरळ (विष) ओकायला 


लावण्यांत लो अगदी निपुण होता. सर्पदंशावर 


इलाज करण्यांतही त्याचा हातखंडा डोता. 
बर्‍याच वर्षनिंतर त्याला मुलगा झाला. त्याने 


मुलाचे नाव ठेवले 'नागराज'. तो त्याचे संगोपन 


करूं लागला. सांबशिवच्या नायकोचा ज्योतिष 
जन्मकुंडली, यांच्यावर खूप विश्‍वास होता. एकदा 
तिने एका प्रसिद्ध ज्योतिष्याला नागराजची 
जन्मकुंडली दाखवली. 

ज्योतिष्याने ती जन्मकुंडली लक्षपूर्वक 
पाहिली आणि तो एकदम आश्चर्याने सांबशिव 
दाम्पत्याला म्हणाला, ''अरे वा! अगदी विलक्षण 


गोष्ट आहे. तुमचा मुलगा राजा होईल. याच्या 
नशिबांत राजयोग आहे." 


सांबशिव म्हणाला, ''भाझा मुलगा राजा 


होणार) उगीच चेष्टा करूनका. खरं काम ते सांगा. 


त्याच्याकडे नागराजची कुंडली परत देत 





> ग््छडी छजा 


ज्योतिषी म्हणाला, ''चेष्टा करीत नाही. अगदी 
खरे सांगतो आहे. तुमचा मुलगा राजा झाल्यावर 
मात्र मला विसरू नका.” 
सांबशिवला हळूं हळू वाटायला लागले कीं 
कदाचित ज्योतिष्याच्या भाकितामधे तथ्यही 
अंसू शकेल. मग त्याने विचार केला, आपला 
मुलगा राजा झाला तर्‌ तो अशिक्षित असणे योग्य 
होणारं नाही, म्हणून त्याने मुलाला शाळेत घातलं 
आंता नागराज दडा वर्षांचा झाला. वडिलां- 
प्रमाणेच साप पकडण्यांत तोही अगदी निपुण 
बनला. शिक्षणांतही ती खूप हशार होता. संपूर्ण 
वर्गति त्याच्याइतका हुशार कोणीच नव्हता. 
सगळे बर्गमित्र त्याचा खूप हेब्रा करायचे. त्या- 
मुळेच ते नागराजच्या पत्रिकेतील राजयोगावरुन 
त्याला टोमणे मारायचे आणि 'गार्डी राजा' असे 
म्हाणून त्याची टर उडवायचे. 
नागराज वयांत येईपर्यंत सांबशिब म्हातारा 
झाला होता. तोपर्यंत नागराज सापांच्या विषयात 
र्वज्ञ झाला होता. सर्पदंशावर तो अगदी अचूक 








इलाज करायचा. सांबशिवच्या मनांत आता 
सारखे येत होते कीं एकदा आपल्या मुलाला 
सिंहासनावर आरूढ झालेलं पाहिलं की आपण 
सुखाने मरायला मोकळे! पण अजून तसं काहीच 
घडत नव्हतं. नागराजचं लन्नाचं बयही झालं होतं. 
पण सांबशिवला वाटायचं, आत्ताच नागराजचं 
लग्न करण्यापेक्षा तो राजा झाल्याबर धूम- 
धडाक्यांत त्याचे लग्न लावून द्यावे आणि तो 
सोहळा पाहून आपण धन्य व्हावे. त्याला या 
संदर्भात पुन्हां एकदा त्या ज्योतिष्याची भेट 
घ्यायची होती, पण वर्षभरापूर्वीच त्यांचे निधन 
झाले होते. 

इतक्यांत अनपेक्षिलपणे एक घटना घडली. 
राजाचा एक सैनिक घोड्यावरून सर्पवरमधील 
एका गल्लीतून जाताना नागराज त्याच्या वाटेत 
आला. सैनिक गुरकावून त्याला म्हणाला, “तृ 


सप्टेंबर २००६ 


3) 





































जमिनीवर आपटले. तडफडत सापाने तिथेच प्राण 
सोडले. 

इतक्यांत राजकुमारीलाही जाग आली आणि 
नागराजने तिला संपूर्ण हकीकत सांगितली. तिने 
नागराजच्या धाडसाचे खूप कौतुक केले. लगेचच 
ही गोष्ट राजाच्याही कानावर गेली. राजा 
विजयवर्धनने अत्यानंदाने नागराजला पिंठी 
मारली आणि तो म्हणाला, ''मुला, तुझ्यामुळेच 
माझ्या एकुलत्या एका मुलीला जीवदान मिळालें." 
नंतर त्याने सविस्तरपणे नागराजला राज- 
कुमारीचा विवाह त्याच्याशी करण्याचे कारण. 
सांगितले. 

विजयवर्धनचे आजोबा अजयवर्धन यांनी 
खूप वर्षे राज्य केले. म्हातारपणी त्यांनी आपला 
मुलगा जयवर्धन याला गादीवर बसवले आणि 
उर्वरित आयुष्य देवपूजेत घालवावे, आध्यात्मिक 


ज्योतिष्याचे माकित आता खरे ठरणार होते 
. सर्पवरमधील सगळ्या ग्रामस्थांच्या आनंदालाही 
' प्ाराबार उरला नाडी. आपल्या गांवचा एक 
' रहिवासी आता राजा होणार, याचा त्यांना खूप 
* अभिमान वाटू लागला. 

ल॑वकरच राजकु मारी नागम्मा आणि 
. नागराजचे लग्न अगदी थाटामाटात झाले. राजाने 
'नांगराजच्या आईवडिलांचे स्वागत आणि 
मानपान अगदी चांगल्या प्रकारे केला. 

_ एके रात्री नागराज आणि राजकुमारी 
. नागम्मांबरा बिछान्यावर झोपले असताना 
 मांगराजाला सापाचा फुत्कार ऐकू आला. 
त्याक्षणी तो डोळे उघडून पहातो तो एक साप 
' फडा काढून नागम्मांबाच्या दिशेने येताना त्याला 
| दिसला. नागराज पटकन विछान्यावल्न उतरला. 

त्याने सापाला शेपटी धरून इवेत फिरवून जोरात 


कोण आडेस? वेअकली आहेस की घमेंडखोर' 
आध्ची माझ्या वाटेतून वूर हो." ी 

हे सगळी ऐकून तेथील एक ग्रामस्थ 
सैनिकाला म्हणाला, “आमच्या नागराजला 
आदराने वागवा. तो होणारा राजा आहे." 

सैनिकाने आश्चर्याने त्या दोघांकडे पाहिले. 
आणि तो तेथून निघून गेला. परंतू एक 
आठवड्यानंतर कांहीं सैनिक सर्पवर गांवात आले 
आणि नागराजला राजा विजयवर्धनकडे घेऊन 
गेले. 





या घटनेच्या संदर्भात गांवात तरंतऱहेच्या 
अफवा पसरल्या. एकजण म्हणाला, 
नागराजला 'भावी राजा' असं संबोधतो 
राजाल कळल्यावर तो कसा गप्प ीढ 
नागराजचा शिरच्छेद करण्यासाठीच घेऊन गेले. 
असतील." "शं. 
हे ऐकून सांबशिव भीतीने थरथर काप लागला. 
त्याला नैराश्यानं घेरून टाकलं आणि 
ज्योतिष्याच्या भाकितावरचा त्याचा 
पार उडून गेला. तो कालीमातेच्या मंदि 
आणि हात जोडून प्रार्थना करूं लागला, 
माझा मुलगा राजा नाही झाला तरी ३ 
तो सुखरूप घरी परत येऊं दे. एवढीच कर 
परंतु, कांडीही विपरीत घडलं नाह 
राजा विजयवर्धतने जाहीर केले की आप 
नांगम्मांबा हिचा विवाह नागराजशी 
ऐकून सर्व प्रजाजन खूपच आश्‍चर्यचकित झाले 
आणि उपरोधाने म्हणूं लागले, “बा! छान! 
राजकुमारीचा विवाह एका गारुड्याशी!"._. 
सांबशिवचा आनंद मात्र गगनांत मावेना. 


क्ऱ् 










प्रगती साधाची, म्हणून जवळच्या जंगलातील 
एका कषींच्या आश्रमांत जाऊन ते राहू लागले. 
कांही दिवसांनंतर जयवर्धन शिकारीसाठी 
जंगलात गेला असताना विघारी साप चावून 
त्याचा मृत्यू झाला. त्यानंतर विजयवर्धन 
महेंद्रपुरींचा राजा झाला. त्यानंतर सहा वर्षांनी 
राणीच्या पोटी सुंदर क्रन्यारत्न जन्माला आले. 
अरण्यांत क्र्षींच्या आश्रमांत रहाणाऱ्या आपल्या 
आजोबांचा आशीर्वाद घ्यावा म्हणून विजयवर्धन 
छोट्या बाळीला घेऊन आश्रमात गेला. 
अजयवर्धन पणतींला बघताक्षणीं एकदम 
दचकले. डोळे बंद करून थोडा वेळ त्यांनी ध्यान 
लावले आणि नंतर डोळे उघडून विजयवर्धनला 
म्हणाले, “तुझ्या वडिलांचा मुत्यू साप चावून 
झाला होता आणि तुझ्या मुलीलाही सापापासूनच 
धोका आहे. या मुलीचं नाव नागाम्मांबा ठेव आणि 
रोज श्रद्धापूर्वक सर्पदेवतेचे पूजन कर. त्यामुळे 
घोका टळेल आणि सर्व कांही चांगले होईल 
इतकेच नाही तर ही सुलगी मोठी झाली, लग्नाची 
झाली की हिच्यासाठी मुलगा निवडतानाही योग्य 
ती खबरदारी घ्यायला पाहिजे. निर्णय घेताना 


विचारपूर्वक धे, अजिबात गडबड करू नको. 
हिचा नवरा घाडसी, पराक्रमी आणि धीट असणे 
अगदी गरजेचे आहे.'' 

राजकुमारी वयांत आल्यावर विजयवर्धन 
तिच्यासाठी वरसंशोधन करू लागला. पण 
त्याचवेळी तिला सापापासून' असलेल्या धोक्याचे 
विचारही त्याला सतावत होते. नेमक्या याच 
वेळी एका सैनिकाने राजाला येऊन सांगितले की 
सर्पवरचा ग्रामस्थ नागराज याला 'भावी शजा' 
असं संबोधतात. राजाने लगेचच नांगराजला 
बोलावून घेतले. त्याची सर्व माडिती मिळवली. 
नागम्माबा आणि नागराज यांच्या जन्मकुंडली 
छानच जंमत होत्या, राजाला कळलं कीं नागराज 
साप पकडण्यांत निपुण आहें, आणि सर्पदंशावर 
इलाज करण्यातही त्याचा हातखंडा आहे. हा 
सगळा दैंवी योगायोग मानून राजा विजयवर्धनने 
आपल्या मुलीचे लग्न नागराजशी करायचे ठरवले. 

वद्ध झाल्यावर विजयवर्धनने नागराजचे नांव 
बदलून नागंराजवर्धन- ठेवले आ त्याच् 
राज्याभिषेकही केला. परंतु सर्पवरचे गांवकरी माः 
त्याला कौतुकाने 'गारूडी राजा' असंच मर 


















८०-३४०/॥५०7क &/ 


शिरि& 00०५770 
8४०वबकणम/ 


बिचारलेले सर्व प्रश्‍न २००५ | 

एरी ते डिसेंबर या अंकांत असलेल्या *अचूक उत्तरे देणाऱ्यांची संख्या एकापेक्षा जास्त 

आधारित आहेत. तुम्ही त्या. असेल तर बक्षिसासाठी सोडत काढण्यांत येईल ब पांच 

ल्य़ा आहेत. जर तुम्हाला त्या आठवत विजेत्यांना समान रकस वाटून दिली जाईल. 
यातर तम्ही लगोच उत्तरे वेऊं शकाल, लक्षांत नसतील तर बाराही अंक पुन्हां नजरेखालून 

































प ' स्वभाव, या कारणामुळे या विदेशी कथेचे शेवटी विषादांत रूपांतर झाले. त्या मानवाचे नांब 
काय? या देवतेचे नांव काय? 

२०५० सालापर्यंत भारताची लोकसंख्या किती होईल ते सांगू शकाल 
३. “योग्यता नसलेल्या व्यक्तीला मदत करणे हे तर्बांत मोठें 
पाप आहे.'* कोणत्या गृहिणीने हा धडा भुताला शिकवला? 
तिचे नांव काय? ही कोणती गोष्ट आहे? 

 ४- चंद्रगुप्त विक्रमादित्याच्या काळांत कोणत्या चिनी 
'प्रवाशाने आपल्या देशांत प्रवास केला? 

५. 'पोलो' या खेळाची सुरवात आपल्याच देशांतल्या एका 
- नगरांत झाली असं म्हणतात. त्या शहराचे नांब काय? 

६. ह्या गोष्टींत सांगितलंय कीं सुखी जीवन घालवण्याचा मार्ग 
_ म्हणजे परिश्रमांखेरीज दुसरे कांहीही नाही. ही गोष्ट कोणती 


3112” 





































(च्य 


य ६3 


ती, प विक्स 





यज कत ललाट ती के. ी-3 शमी. कक 
बं वी >, ् 
ह 





मध्य प्रदेशची राजधानी भोपाळपासून सुमारे रे चाळीस किमी अंतरावर 
___ जवळजवळ ६०० गुहांतली भित्तीचित्रे ही एक अदभुत प्राचीन देणगी आहे. 
| पृथ्वीवर मानवाचे अस्तित्व जाणवून देणारी ही जगांतली सर्वांत जुनी चित्रे 
__ एकलाख वर्षांची जुनी भित्तीचित्रे प्रेक्षकांना मुग्ध करून सोडतात 

पशुपक्षी, मानवाकृती यांच्या प्रमाणबद्ध चित्रातल्या सरळ रेषा, वर्तुळे, त्रिकोन, 


















त्र 'होता. त्याच्या बायको'चे नांव होते जानकी. लग्ना- 
नंतर दह्या वर्षांनी त्यांना एक मुलगा झाला. त्यांनी 
क ुलाचं नांय ठेवलं 'सुंदर'. अगदी प्रेमाने ते दोघं 
सुंदरचे लालनपालन अगदी प्रेमाने करू लागले 

' लहानपणापासून सुंदर खूप खादाड होता. तो 














चित्रें अ सतत कांहीतरी चरत असायचा. मंदिरातील 
कडं फोडणे न जास्त प्रसाद तोंच फस्त करायचा 
आणणे यासारव्या आदू त्यामुळे तो खूपच लट्ठ आणि आळशी बनला 
दिसतात ग ल्याला कांही काम करावेसे वाटतच नसे 
या चित्रांतून जज पूजेसाठी आवश्यक असणारे मंत्र व श्‍लोक 
उत्क्रांति ब शिकाऱ्यापासून 'सुंद्रला शिकवावेत असे रंगनाथला खूप 
कऱ्यांत झालेला बदल समजतो. 'बारायच्े. परंतु त्याची ही इच्छा अपूर्णच राहिली 
ी कितीही प्रयत्न केले तरी सुंदरचे ते श्‍लोक पाठ 
श्रिया व पुरुष हातांत हात घालून नृत्य करीत आढ, ल त नव्हते. तो नुसता तब्येतीनेच धडधाकट 
मिरवणुका काढीत आहेत, वगैरे उत्सवी प्रसंग साजरे करतांना 'होता. वीस वर्षांचा होऊनही त्याच्या अंगात 
चित्रित केले आहेत 'काडीचेही धाडस नव्हते. स्वतःच्या साबलीलाही 
भीमबेटकाच्या या गुडांचा शोध आपल्याला फक्त 'लो घाबरत असे. रंगनाथला सुंदरची खूप काळजी 


वर्षांपूर्वी लागला, हे विशेष ! लागली. तो म्हणायचा, ''बाळा सुंदर, तू 





॥॥॥॥॥) 





ह),,, ॥॥/| ] 


कधीच मंदिराचा पुजारी होऊ शकणार नाहीस. 
काय होणार तुझ्या आयुष्याच'?'* 

काळजीने रंगनाथ असे बोलूं लागल्यावर सुंदर 
त्याला म्हणायचा, *'बाबा, आपल्या गांवात 
मिठाईचे एकही दुकान नाही. आपल्या गल्लीच्या 
कोपऱयाबर मला मिठाईचं दुकान घालून द्या. ते 
संपूर्ण काचेचे, काचेच्याच भिंती, दारे असलेले 
अरे प्राहिजे. मग त्या सुंदर दुकानांत पायाबर्‌ पाय 
टाकून आरामांत मी मिठाईचा व्यापार करीन. 
धंद्यात खूप पैसा पिळवींन. 

सुंदरच्या असल्या वक्तन्यावर रंगनाथ चिडून 
म्हणत असे, “हे बघं, मिठाईच्या व्यापारासाठी 
खूप पैसा लागतो. माझी तेबढी कुवत नाही, माझ्या 
लहान बहिणींचे लग्न अजून व्हायचेय. ती 
जबाबदारी माझ्यावरच आहे. त्यापेक्षा माझं ऐक. 
पूजापाठ, मंञ्र, श्‍लोक शिकून घे आणि भावी 
काळांत मंदिरात पुजार्‍याचे काम कर. पुरुषोत्तम 
श्रीराम'च तुझं रक्षण करेल. तुला तारून नेईल." 

यावर सुंदर लगेच म्हणायचा, ''ते मंत्र बगैरे 








शिकणं कांही मला जमायचं नाही. लहानपणा- 
पासूनच मी भित्रा आणि मद्ठ आहे. तुम्ही 
शिकवलेला हनुमान चालिसा पाठ करायला मला 
दहा वर्षे लागली. मग इतके मंत्र शिकायला किंती 
वेळ लागेल?" 
अशांतच रंगनाथच्या लहान बहिणीचं लग्न 
ठरलं. रंगनाथ लग्नखरेदीसाठी शहरांत आला 
असताना त्याने दहिणीसाठी दहा साड्या 
घेतल्या, साड्यांचा बस्ता घेऊन तो दुकानांतून 
बाहेर पडला. इतेक्यांत रस्त्यांतून चाललेल्या एका 
परिचिताने त्याला अगदी त्याच्या जवळच्या 
नातेवाईकाचं निधन झाल्याचं सांगितलें, रंगनाथ 
तसाच परत दुकानांत गेला आणि दुकानदाराला 
म्हणाला, “आत्ताच माझ्या अगदी जवळच्या 
एका नातेबाईकाचं निघन झालं आहे. मला तिकडे 
जायलाच हवे. तेव्हा मी साड्यांचे हें गाठोडे आत्ता 


सर्प्टेबर २००६ 38 


२१-००: धग य 


इथेच ठेवतो. नंतर येऊने घेऊन जातो.” 
नातेवाईकाच्या अंत्ययात्रेडून रंगनाथ धरी 
येईपर्यंत खूप रात्र झाली होतीं आणि त्याची 


तब्येतही ठीक नव्हती. हळूं हळूं त्याला ताप चढू 


लागला. दुसर्‍या दिवशीही त्याला बरे वाटत 
नव्हते. तेव्हां त्याने सुंदरला बोलावून सांगितले, 
'*तू त्या कापडदुकानात जाऊन साड्यांचं गाठोडं 
घेऊन ये. मात्र अंधार पडायच्या आत धरी परत 


ये. बाटेत चोरीमारीचा धोका आहे. तेव्हा सावध 


रह्ा.'* त्याने सुंदरला गाडींभाड्यासाठी म्हणून 
वीस रुपये दिले. 

सुदर शहरात पोचल्यावर त्या कापड 
दुकानात गेला. त्याला बघताक्षणीच दुकानदार 
म्हणाला, ''साड्यांचे गाठोडे न्यायला आलास 

वाटतं? हे घे गाठोडे. महागड्या साड्या आहेत. 
तेच्डां सांभाळून जा." 

गांठोडे डोक्यावर प्रेऊन सुंदर बाहेर पडला 
त्या गाळीतच पुढे एक मिठाईचं दुकान दिसल्यावर 
त्याने विचार केला, “गाडीभाड्यांत वीस तुपे 
घालवण्यापेक्षा त्याची मिठाई घेऊन खावी आणि 
मग आरामांत चालत घरी जावे. १ 

मिठाई खरेदी करुन ती खात खात तो पायीच 
घराकडे निघाला. आता चांगलाच अंधार पडू 
लागला होता. एका झाडाखाली पांच हडळी गण्पा 
मारत बसल्या होत्या, सुंदरला येताना पहाताच 
त्यांनी खीरूप धारण केलं आणि टाळ्या वाजवून 
त्यांनी सुंदरला आपल्याजवळ बोलावले. 


सुंदर मनांतून चांगला'च घाबरला होता. पण 


त्याने विचार केला, “मला बाटलं चोर आहेत 
पण पुरुष चोर असतात, या तर बायका 


यक 








»>< वर्षय 


आहेत.'' असा विचार करेपर्यंत त्या बायका 
त्याच्याजवळ येऊन म्हणाल्या, '' आमच्या एकां 
नातेवाईकांकडे लग्नसमारंभ आहे. तिकडे चाललो 
'असताना आम्ही रस्ता चुकलो. अरे, या 
गाठोड्यांत काय आहे?'' 

सुंदर धीटपणे म्हणाला, “हे साड्यांचं गाठोडे 
आहे. माझ्या वडिलांनी आपल्या बहिणीसाठी या 
साड्या घेतल्या आहेत.'' 

"आम्हालाही पाहू दे ना. बघू या कशा आहेत 
साड्या ते” असं म्हणत त्यांनी सुंदरच्या 
हातातून गांठोडं काढून घेतलं. 

सुंदरने जवळच पडलेली एक झाडाची फांदी 
उचलली आणि त्यांच्यावर उगारून म्हणाला 
“तुम्ही ब्रायका चोर आहात वाटतं, खबरदार 
साड्यांना हात लावाल तर.' 

इतक्यांत त्या बायकांनी एक छोटा बटवा 
सुंदरला देऊं केला आणि म्हणाल्या, '*या बटव्यांत 
एकशे सोळा मोहरा आहेत, त्याही सोन्याच्या, 
आम्ही लग्नाला जाताना नवरीला भेट द्यायला 
घेतल्या होत्या. पाण आम्ही मुदूर्ताच्या वेळेत तिथे 
कांही पोचू शकणार नाही. तेव्हां या तुला'च घेऊन 
टाक. आम्हाला फक्त या साड्या पाहू दे. ' 





चांदोबा क त्या 
चांदोबा अ 


सोन्याच्या मोहरा म्हटल्यावर सुंदरचे डोळे 
लकाकले. तो लगेच फतकल मारून जमिनीवर 
बसला आणि त्या मोहरा मोजूं लागला. दोन-तीन 
पिनिंटांनंतर सुंदरला त्या इडळींचा विचित्र प्रकारे 
हंसण्याचा आवाज आला. त्याने मान बर करून 
पाहिलं तर्‌ त्या हडळी साड्यांचे गाठोडे सोडून 
त्यांतील साड्या नेसण्याच्या तयारीत होत्या 

सुंदरला कांहीतरी शंका आली. तो एकदम 
भयभीत झाला. त्याला वाटलं या बायका नाहीत, 
हृडळींच असणार. त्याने मोठ्या आवाजांत 
हनुमान चालिसा म्हणायला सुरबात केली 
दुसर्‍याच क्षणी त्या हडळी किंचाळत किंचाळत 
लिंबाच्या झाडावर जाऊन बसल्या. 

हनुमान चालिसा म्हणत म्हणतच सुंदरने 
सगळ्या साड्या गोळा करून गाठोडं बांधलं 
आणि मोहरादी बरोबर घेऊन तो सकाळी जरी 
प्रोचला. 

अशा प्रकारे, हडळींच्या कृपेने, सुंदरच्या 
आत्याचे ल्न धुमधडाक्यात झाले. त्याच्या 
वडिलांनी त्याच्यासाठी काचेचे छानसे मिठाईचे 
दुकान घालून दिले. आणि सुंदरची मिठाईच्या 
दुकानांची इच्छा एकदाची पूर्ण झाली, 


सरप्टेंखर २००६ 


























लागला. तरी घाकट्या भावाने, मोठ्या भावाने जे 
त्याचा विसेध तर केलाच नाही, उलट त्याला 
आपली मान्यताच दिली. शेवटी युवराजाच्या 
नांत काशीचे राज्यच हस्तगत करण्याचा मोह 
होऊ लागला. एके दिवशी त्याने आपल्या 
धाकट्या भावाकडे निरोप पाठविला - तू आपले 
सर्व राज्य मुकाट्याने मला द्यावे, नाहीतर युद्धाला 
38: व 


नब बा डी ना 'धाकट्या भावाने उत्तर पाठविले - “हे राज्य 
दु ह मूळ -लोभ क तर आपलेच आहे. आपल्याला वाटेल तेव्हां येऊन 
*खाच मूळ भ रा 'स्वीकारावे.'' त्यानंतर युवराजाने आपला राज्या- 
अ भिषेक करवून धाकटा भाऊ सेनापती 

काशी येथे ब्रह्मदत्त नांवाचा राजा राज्य करीत भाऊ काशीचे महाराज यांना पत्र लिडून र मि घेतला व 
होता. त्याला दोन मुलगे होते. उतारव्य झाले. लागणारा कर थोडा कमी करावा!'' सुवराजाने तसे. शी काशी राज्य मिळाले तरी तेवढ्यावर थोरल्या 
तेव्हा राजाने आपल्या थोरल्या मुलाचा पत्र लिहिले व काशीच्या राजाने कर कमी केला, 08 तघाधान झाले नाही. तो 

राज्याभिषेक करून धाकट्याला सेनापती म्हणून ही गोष्ट सर्वास कळल्यावर गांवातील अनेक टर 


नेमण्याचे ठरविले. अगदीं राज्याभिषेकाच्या वेळी 
मोठा राजाला येऊन म्हृणाला - “मला हे राज्य 
नको, धाकट्यालाच राज्य करू दे!" 

तो काशीचे राज्य सोडून दूर एका सामंत 
राजाच्या राज्यात गेला. तेंथे तो एका श्रीमंत 
माणसाच्या घरी नोकरी करू लागला. दिवसभर 
तो त्या श्रीमंताच्या घरांत गड्याचे चाम करी, 

कांडी काळ लोटल्यांवर काशीच्या राज्याऱचे 
कांहीं अधिकारी, जमिनीची मापे बगैरे घेत, व 
त्यावरचा राज्य कर ठरवीत, त्या सामंत राजाच्या 
राज्यांत येऊन पोंचले, त्यांनी त्या श्रीमंताच्या 
घरी काम करणाऱ्या युवबराजाला पाहिले ब 
त्याच्यावरची आपली भक्ति व श्रद्धा दर्शब्रिली. 
ते कळतांच त्या श्रीमत माणसाने युवराजाकडे 
येऊन विनंती केली की ''आपण आपला धाकटा 


जातक कथा 






















क क लहानलहान राज्ये जिकून राज्याचा 
लोक युवराजाकडे आले व त्यांच्यावरचा कर कमी र, कून 


| , त्यांच्या मनाचे समाधान 
करण्यासंबंधी राजाला लिहिण्यास विनंती करू 
लागले. सर्वाच्यातर्फे युवराजने आपल्या धाकट्या विविध 
राज्यांसंबंधी चर्चा 
भावाला पत्र लिटिले आणि सर्वांनी 


प्रमाणे जमिनीवरचा कर कमी करण्यास 


मंजुरी दिलीं रं शि शक्‍यता दिसली. म्हणून थोरल्याची 
पुढे तर राज्या'च्या खजिन्यांत भरावयाचे कर कानउधार केली पाहिजे, असे देवेंद्राला वाटले 
लोक युवराजाकडेच येऊन भरूं लागले. युवराजाने सिकल कार .करून देवेंद्र एका तरुणाचे रूप 


नको म्हटले तरी प्रजा त्यालाच येऊन कर 


मनात शाच्या दर्शनासाठी आला. एक 
लागली. त्यामुळे भावाच्या मनातले वैराग क 


सांगून निघून जाणार असल्याचे 


होऊ लागले आणि राज्यप्रातीचा मोह व के गितले. राजा त्याला आपल्या अंतःपुरात 
त्यानंतर तों एकेका सामंत राजाला आण | र घेऊन गेला 

कडे बळबून घेऊन, किंवा त्याला ली च माझ्या माहितीप्रमाणे एक जागीं तीन 

सत्ता वाढवू लागला. त्या हानगंरे आहेत. ती सर्व संपत्ती व वैभवयुक्त 


आपल्या धाकट्या भावालाही युवराज देऊं आहेत. हत्ती, घोडे, रथ व पायदळ, असे 


शरा 





चतुरंग सैन्य त्यांच्याकडे आहे. मी ती तीन शहरे 
जिंकून तुला देतो.'' असे सांगून तरुणाच्या नेषांत 
असलेल्या देवेंद्राने राजाला खूप प्रोत्साहन दिले. 
राजा त्या गोष्टीस तयार झाला. तितकयांत देवेंद्र 
अंतर्धान पावला. 

राजाने त्या तरुणाचा खूप शोध केला. परंतु 
तो सांपडला नाही. तेव्हां राजाला कांही सुचेना, 
त्याने आपल्या सर्व प्रमुख अधिकाऱ्यांना 
बोलावून हुकूम दिला की आत्ता थोड्या वेळापूर्वी 
एका तरुणाने येऊन तीन महानगरे जिंकून देण्या'चे 
वचन मला दिले होते. तरी तुम्ही त्याला लवकर 
हुडकून काढा, '' 

राजाच्या खास अंगरक्षकांनी व इतर 
अधिकाऱ्यांनी सैनिकांच्या मदतीने खुप शोध 
काढला, परंतु त्या तरुणाचा कांही शोध लागला 
नाही. तेव्हां राजाला वेड तर लागले नाहीं असे 
वाटू लागले. त्याच मानसिक आजाराने राजा 


सर्प्टेंबर २००६ 





आजारी पडला, वैद्याने अनेक उपचार केले, परंत 
सर्व निरुपयोगी ठरले. 

त्याच वेळी समस्त शाख्रांत प्राविण्यसंपाडन 
करून बोधिसत्व तक्षशिलेहून काशीला परतले. 
त्यांना महाराजांच्या विचित्र आजाराची माहिती 
कळली, त्यांनी राजाकडे निरोप पाठविला की 
रांजाचा आजार बरा करण्याचे सामर्थ्य त्यांच्या 
अंगी आहे. तरी एक संधी द्यावी. 

राजाने बोधिसत्वांनां राजवाड्यात बोलावून 
घेतले. बोधघिसत्वांनी राजाला विचारले 

महाराज, आपल्या आजारांचे कारण काय?'' 

त्याचे उत्तर म्हणून राजाने त्याला एका 
तरुणाने तीन महानगरें जिंकून देण्याचे जे वचन 
दिले होते ते सांगितले, आणि म्हणाला, “त्या 
दिवसापासून माझ्या मनाला धक्का बसला आहे. 
ही व्याधी तुम्हाला दूर करतां आली तर प्रयत्न 
करून पहावा.'' 

बोधिसत्चांनी राजाला विचारले - “समजा, 
आपण या आजारातून बरे झालात तर ती तीन 
महानगरे जिंकू शकाल का?" 

''नाही, ते शक्य नाही!'' राजा लगेच 
उत्तरला 

“तर मग त्या नगरांची फिकीर करीत बसण्यांत 








काय अर्थ आहे? जगांतली प्रत्येक पात. का | 


दिवसांत पाहता अट्ण्य होते. प्हणजे ती क भंगुर 
आहे, होय की नाही?'' बोधिसत्वांनी विच 
राजा म्हणाला - '“होय!"' 

*“हेही तितकेच खरे आहे, की प्रत्येक 
जीबधार्‍याला प्राण गेल्यावर हे जग सोडून जावे. 
लागते. म्हणून हे राजा! तीनच काय, तीस 
मडानगरे जिकली तरी आपल्याला जास्त सुख 
मिळणे शक्‍य नाही. या जगांत कोणीतीही वस्तू 





किंवा प्राणी शाश्‍वत नाही. मोह नांवाचे एक मोठे | 


भूत आहे! लोभाला अंतच नसतो. कोणी माणूस 
लोभाला बळी पडतो, तेव्हां त्याला मानसिक 
व्याधी होते. तिच्यापासून मुक्ती हवी असेल, तर 
मनांतील आशा वब आकांक्षा काबूत राखल्या 
पाहिजेत, चांभार जसा पायाचे माप पाहून चामडे 
कापतो, तसेच आपल्याला इच्छा व कामना 
आपल्या उपयोगी पडतील, तेवळ्याच वाढविल्या 
पाहिजेत.'' बोधिसत्व म्हणाले. बौधिसत्वांचा 
उपदेश ऐकून राजाच्या मनाला शांति मिळाली व 
त्याची मानसिक व्याधि नाहीशी झाली. त्यानंतर 
बोधिसत्वांनी राजाला उपदेश केला ब आजीवन 
बोधिसत्वांच्या मार्गदर्शनाप्रमाणे तों राज्यकारभार 
पाहूं लागला. 


हि 1 | कक &७० आ तह 


“जाळ 





लक्ष्मणाने भावा-भावजयीचे बोलणे ऐकले. तो 


नप्रंपणे रामाला म्हणाला, ''दादा! तूं रानांत 
जायचा पक्का निश्‍चय केला आहेस, तर मलासुद्धा 


रागाला ते बरोबर वाटले नाही. तो म्हणाला 
“तूं सुद्धां जर माझ्याबरोबर गेलास तर वृद्ध ब्राबा 


'ब॒ आई यांची काळजी कोण वाहणार तुला 
त्यांच्यासाठी तरी अयोध्येला रहावेच लागेल.” 


पण लक्ष्मण कां ते कबूल करणार? तो 
म्हणाला, “मला हे कांहीं कळत नाही. ही 
जबाबदारी ज्याची त्यांने ध्यावी. मी अयोध्येला 
राहणार नाहीं. जिथे तूं तिथे अयोध्या!'' 

शप निरुत्तर झाला. त्याने वशिष्ठांच्याकडे 


जाऊन दिव्य अखे, अक्षय भाता धनुष्य वगैरे 


मागून घ्रेऊन यायला सांगितले. लक्ष्मण त्याचे 
सखे, मित्र, सर्वांचा निरोप घेऊन व वशिष्ठ 


मुनींकडून शस्त्राखे घेऊन आला. नंतर रामाने 
वनयात्रेस निघण्यापूर्वी दानधर्म केला. 

वशिष्ठ मुनींचा मुलगा सुमंत्र व त्याची पत्नी 
यांना बोलावून सीतेकडून तिची रत्ने व आभूषणे, 
पलंग, गाच्या-गिर्या, यांचे दान करविले, व शत्रेजय 
नांवाचा आवडता हत्ती व अनेक हत्ती यांचे स्वतः 
दान केले. 

अगस्त्य, कौशिक, बगैरे ब्राह्मणवृंदाला, 
कौसल्येच्या सेवेस असलेल्या एका वृद्ध 
पुतोहिताला, दशरथ राजाच्या विश्‍वासपात्र 
चिंत्रस्थ नांबाच्या सार्याला व ब्रह्मचाऱ्यांना, 
असंस्त्र्य गाई, सोनें, चांदी, मणि, मार्णिक्ये ब बसते 
दान केलीं. 

अयोंध्येपासून जवळ रानांत त्रिपक नांवाचा 
एक वृद्ध ब्राह्मण रहात असे. त्याचें कुटुंब फार 
मोठे होते. 


अयोध्याकांड - ८ 








आपल्या. या कुटुंबाचा भार त्याला कठींण 
वाटूं लागला होता. कंदमुळे आणि फळे खाऊन 
तो मोठ्या कष्टाने रहात होता. 

राम वनगमनास निघाल्याऱचे ऐकून तो रामाकडे 
आला वम्हणाला, ''युवराज] मी गरीब आहे. माझे 
कुटुंब मोठे आहे. बायकार्पोर्रे उपाशी मरण्याची 
पाळी आली आहे. तूं दया केलीस तर कदाचित 
वांचतील!'' 

रामानें त्याच्या हातांत एक काठी दिली व 
म्हणाला, “ही काठी फेका! ही जितक्या दूर 
जाऊन पडेल, तितक्‍या अंतरावर जितक्या गाई 
मावतील तितक्या मी तुम्हाला देईन.'' 

म्हातार्‍या त्रिपकाने काठी फेकली, ती सस्यू 
नदीच्या पैलतीरावर जाऊन पडली. रामाने प्रणाम 
करून स्मित केले व म्हणाला, “तूमच्या 
तपशचर्येची शक्ती किती आहे, हे पाहण्यासाठी 


सप्टेंबर २००६ 51) 













































मी ती सूचना केली होती. मी शब्द दिर 


पाप्या दशरथ राजाला शुद्ध आल्यावर राम म्हाणाला, 
तितक्या गाई देईनच, व जास्त देखी? ळी च 


ज, मी बनांत जात आहे, आपला 
द ध्यायला आलो आहे. मी पुष्कळ 


आणखी कांडी मागावयाचे असेल तर 

घ्या! ी न सांगितले, पण सीता व लक्ष्मण 
त्रिपकाने रामाला आशीर्वाद दिला ब रमाने ही हट्ट धरला आहे कीं मी त्यांना बरोबर 

दिलेल्या गाई घेऊन तो आपल्या घरी परत गेला त्यांनासुद्धा परवानगी द्यावी. '' 

अशा प्रकारे दानधर्म करूनराम, सीता बं र्व रामाला म्हणाला, ''बाळा! मी 

सह वडिलांचा निरोप घ्यायला निघाला, बर देण्याचे वचन देऊन फसलो. पण 


त्या तिघांना पायी चालत जात असलेले 


| 


पाहून लोक गब्बींत व सज्ञांत उपे राहून दशरथ 


करैक्रेयी यांची निंदा करूं लागले. “महाराज! दिलेले वचन मोडल्याचे व 
ते म्हणत होते, '*तो पहा राम, * असत्याचरणाचे पण करणे बरोबर होणार नाही. 
ब धाकट्या भावाबरोबर पायी चालला यला मी तयार आहे. चौदा वर्षे रानांत 
दशरथ राजाच्या मानेवर भूत बसले उ ची सेवा करण्यास मी पुन्हां परत येईन. 
म्हणावे, ते कळत नाहीं. राजा किती दुष्ट त 
अत्याचारी झाला तरी निरपराध प्रज ' आजच गेले पाहिजे असे कोठे आहे? 
कडक शिक्षा देणार नाहीं; पण ह्याने रहा. उद्या सकाळी जायचे तर 
मुलालाच वनवास दिला आहे! चला, आपण सुद्धा म्हणाला 
जाऊं रानांत! असल्या राजाच्या राज्यांत कशाला “बात्रा! तुमच्या आशीर्वादाने मला काय 
राहायचे?'" ] व पुढे तरी काय मिळणार नाही? 
प्रजेचे हे शब्द रामलक्ष्मणांच्या र रानांत आम्हाला कष्ट वगैरे कांही 
होते. परंतु रामाने तिकडे लक्ष दिले नाही. शार नाहीं. उलट दऱयाखोर्‍यांत निसर्गाचे 
सुमंत्राकरवी निरोप घ्यायला आलो पौंदर्य पदात आम्ही आनंदाने हिंडू फिरूं!'' राम 
क़ळविल्यावर दशरथाने रामाला आंत हणाल! 


राम वनांत जाणार व दशरथ पुत्रविरडाने 


घेऊन यायला सांगितले की ड् 

राम, लक्ष्मण व सीतेंसड आल्यावर है ओळखून सुमंत्राला अत्यंत राग आला, 
दशरथ ब अंतःपुरांतील ख्रिया सर्व उठून हठ चावून रागाने तो कैकेयीला म्हणाला 
राहाले. दशरथ रामाला भेटायला म्हणून पुढे गेल तुला प्राणापेक्षा जास्त मानत येणार्‍या 
पण दु:खावेगाने भोवळ येऊन खालीं पका; या पतीला दुःखी करून, स्वतः त्याला 





नाही कां? या कुळाचा नाश करून तुला काय 
सुख मिळणार आहे. हे तरी कळूं दे. राम सर्वात 
मोठा आहे. तो युबराज आहे. तो राजा झाला तर 
तुझ्या पोटांत कां दुखावे) भरत गाढीबर बसला 
तर, तुला काय वाटते कोणी या अयोध्येत राहील? 
अयोध्या ओसाड होऊन जाईल. शेवटी तू 
आपल्या आईचें नांव राखलेस म्हणावयानचे. जशी 
आई तशीं मुलगी! तुझे वडील अश्वपति यांना 
एका मुनींकडून एक मंत्रशक्ति प्राप्त झाली होती. 
त्या शक्तीमुळे त्यांना पशुपक्ष्यांची भाषा कळू 
लागली 

एकदां अशवपति पलंगावर झोंपला असतां जुंभ 
नांवाची मुंगी कांहीतरी बोलली न्न ले ऐकून 
अश्‍वपति हसला, तुझ्या आईने हसण्याचे कारण 
विचारले 


रामाने ल्याला हात देऊन पलंगावर ढकलीत आहेस, तुला लाज वृह्टत”77, ,पण: तुझे वडील म्हणाले - ''मी कारण सांगून 
ह थोर ी / टत च्य. ८ नरा जन्यर द 
य की 0410१ 89६501 ६-098६172-05 
1 दा 1 1293108353 11१/॥ "7? 








टाकले तर मला मरण येईल.'' तेव्हां तुझी आई 
हड करून म्हणाली, '*मला ते कांही माहीत नाहीं. 
तुम्ही मला पाहून हसला नाही कशावरून? म्हणून 
मला कारण सांगितलेच पाहिजे. तेव्हां ज्या मुनींनी 
ती मंत्रशक्ति दिली होती. त्या मुनींकडे जाऊन 
तुझ्या वडिलांनी विचारले. मुनी म्हणाले, '*तुझ्या 
बायकोने प्राण दिला तरी तूं हसण्याचे कारण सांगू 
नकोस. तेव्हां तुझ्या वडिलांनी तुझ्या आईलाच 
निघून जायला सांगितले. पुढे त्याला कधी त्रास 
झाला नाही. तुझें हे काम तरी तसेच आहें. राम 
वडिलांना सोंडून वनांत गेला तर राज्यावर केवढे 
मोठे संकट येईल, सांगता येईल कां? म्हणून तू 
हा हद्ठ सोडून दे व रामाचा राज्याभिषेक करायला 
कबूल हो!" 

परंतु ते ऐकून कैकेयीला लाज तर नाहीच 
वाटली, उलट तिला राग आला व ती तोंडाला 


सर्प्ेबर २००६ 4 


त्रे 
<< 










































आले ते बोलली. म्हणून तिचा नाद सोडून सुमंत्र 
दशरथाकडे -दळला, दशरथ म्हणाला - “बा नाना 
रे! एकदां माणसाची बुद्धी फिरली कीं त्याबरोब 
त्याची माणुसकीपण जाते, लाजलज्ञा, ' 

संकोच, प्रेम डे मानबोचित गुण नाहीसे 


तें ऐकून सिद्धार्थ नांवाचा मंत्री म्हणाला - 
'त्या असभेजाची गोष्ट येथे कशाला सांगतां? 
दुष्ट होता. तो मुलांना उचलून नेत असे ब 
'सर्यू नदीत फेकून देत असे. मुलें बुडूं लागलीं कीं 
आनंदांत तो हंसत असे, म्हणून प्रजेने 


तू रामाबरोबर माझी चतुरंग सेना, द सगर राजाकडे तक्रार केली. प्रजेने सांगितले की 
सर्वांना पाठव, रामाला राज्याभिषेक न झाल "तुम्ही असभेज याला तरी राज्याबाहेर काढा 
जाणीव होतां कामा नये.” नाहीतर आम्हांला राज्य सोडून जायला परवानगी 

सुमंत्राच्या बोलण्याकडे कैकेयीने , म्हणून संगरराजाने आपल्या दुष्ट व प्रजाद्रोदी 
होते व तिला त्यांचा राग पण ला त्याच्या बायकोबरोबर सर्व नोकरां- 


त्यानंतर राजाचे तें बोलणे ऐकून ती म्ह ह राज्याबाहेर काढवले. तो प्रजाद्रोदी 

“मी सांगून ठेवते, मला हे सर्व नाटक गा आणि राम प्रजाप्रिय आहे! 

नाही. हे सर्व रानांत पाठवून तुम्ही सुझ ते सर्व पालथ्या घागरीवर पाणी पडल्या- 

जाल. मला ते खपणार नाही, भरताला असल्य होते. दशरथ म्हणाला, '“तुझे हिताहित 

राज्याची गरज नाही. तो गादीवर बसणार नाही. कळण्याची शक्ति तुझ्यांत उरली नाहीं. तूं काय 

मी सांगून ठेवते!'* वाटेल ते कर, मी रामावरोबर वनांत जातो.'' 
राजा म्हणाला - ''दुष्टे! तूं वर मागितलेस ते 


र्रम दूर उभा राहून सर्व ऐकत होता. तो म्हणाला 

मी दिले. राम वनांत जायला तयार “बाबा! मी स्वतः सर्व सोडून जायला तयार 

भरताचा राज्याभिषेक कर आणि रहा 

मी रानांत जायचे नाहीं हा वर्‌ कां नार 

घेतलास! एकदा माझा गळा दाबून 

म्हणजे तुझ्या मनासारखे होईल. 
कैकेयी त्याहून जास्त रागाने 


““बनांत जायचा अर्थ आहे. सर्व 


गाना ही सेना कशाला माझ्याबरोबर? 
ला वल्कलवरखे द्या. त्यांवर रानांत आम'चे 


 कैकेयीला लाजलज्ञा उरलीच नव्हती. ती 
म्हणाली, *'ही पहा वल्कल वर्ख!'' आणि एका 
'तबकांत ती घालून आणून दिली. राम लक्ष्मणांनी 


जर्‌ चतुरंग सेना रामाबरोबर जाणार असेल ' बल्कलबर्खे परिधान केली 

पण जाणार असाल तर? भरताला राज्य दै सीतेने पण वल्कलवखें उचललीं. पण ती , 
नुसतें सोंग कशाला तुमचे पूर्वज सगर 'कशी नेसायची हे तिला कळले नारी. फक्त 
यांनीं आपला मुलगा असभेज याला स्वांद्याबर ठेबून ती उभी राहिली. तेव्हां रामानें हंसत 
पाठविले तेव्हा बरोबर सैन्य पण पाठविले होते जवळ जाऊन तिच्या रेशमी साडीवरच ती 
वाटते?" <श्शि गुंडाळून घ्यायला सांगितले. 





तें पाहून कौसल्या व सुमिंत्रा पुढें येऊन 
म्हणाल्या, “रामा! वडिलाच्या आज्ञेने तूं रानांत 
निघालास हे कबूल! पण सीतेला बरोवर जायची 
काय गरज? तिला वनवास झेपायचा नाही. तिला 
आमच्याजवळ ठेवून जा. तिच्याकडे पाहून तरी 
आम्ही चार दिबस जगू!" 

इतका वेळ वशिष्ठ मुनि कांहीच बोलले नव्हते. 
ते पुढे येऊन म्हणाले - “तूं आपल्या हातांनी 
सीतेला बल्कल वर्खे देतेस? तुला जनाची नाहीं 
तर मनाची तरी कांडी लाज आहे क्री नाडी? 
सीतेला रानांत पाठबिण्यास तुझा दुजोरा) तिला 
रानांत कां पाठवतेस?*' 

“रामाचा राज्याभिषेक करण्याची जी तयारी 
झाली आहें, ती तयारी सीतेचा राज्याभिषेक 
करायला पुरी आहे, हे तुला कळले नाहीं बाटते? 
सीतेला या बल्कल बसत्ांची जरूर नाडी. एवढेच 


सप्टेंबर २००९६ 


नव्हे तर तिच्याबरोबर वाहने, वस्रे आभूषण, 
ढासदासी, तिला जे हने ते बनांत पाठवतां येईल. 

''आणखी तुला वाटत असेल कीं तूं राज्य 
मिळवून दिलेस म्हणून भरत तुझे गोडवे गाईल व 
आंभार मानील. पण त्याचा स्वभाव मी 
ओळखतो. ल्याला हे बिलकुल पसंत पडणार नाहीं. 
एकाच बापाची ही मुलें परस्परांविरुद्ध कधी 
उलटणार नाहीत.'' वशिष्ठ मुनि एवढे बोलून गप्प 
झाले. 

दशरथाने पाहिले की, राजबाड्यासमोर 
प्रजेची गर्दी जमा झाली आहे. त्यांनी सीतेला 
जवळ बोलावून म्हटले, बाळे! तूं का रानांत 
जाणार? या वयांत मुनिपत्नींसारखीं वल्कल वसे 
धारण करून तुला कसे राहवेल मुली?" नंतर तो 
कैकेथीला म्हणाला - ''नाहीं नाहीं! सीता बल्कल 
वर्ख धारण करणार नाहीं,'' 

राम वडिलांना म्हणाला, “बाया, आतां मी 
येतो!'* आणि पायां पडून निघाला. दशस्याने 
सुमंत्राला जवळ बोलावले आणि म्हणाला, 
'भमित्रा! या सर्वांना रथांत बसवून गांवाबाहेर 
रानांत पोंचवून ये.'' आणि कोशाधिकाऱर्‍याला 
बोलावून म्हणाला, ''सीसेला चौदा वर्षे पुरतील 


सर्प्टेंबर २००६ 


र्ता शि व १: च्या 
7 ५८- य 
54 21 (1 1:10 न के 
्ा 
री 
शि 









































इतक्या साड्या ब दागिने बरोबर दो” 
कौसल्या व सुमित्रा यांनीं सीतेला सर्व दा 
घातले. व म्हणाल्या - “बाळ! तुझा 
गरीब झाला आहे. त्याचीं काळजी घे.' 
आपल्या वडिलांना व आईला नमस्कार 
आईला म्हणाला - ''आई!| तूं माझी किंव 
अमदी काळजी करूं नकोस. चौदा वर्षे ? 
परत येईन. तू बाबांची माज काळजी घे. चौदा 
वर्षांचा काळ म्हणजे मोठा नाही. तो सुखांत 
जाईल.'' | 
लक्ष्मणाने पण आपल्या आईला, कौसल्येला 
व वडिलांना नमस्कार केला. सुमित्रा त्याला 
म्हणाली - “बाळ! रामच आतां ठर 
सीताच तुझी माता. त्यांची सेवा हृ 
यापुढ्चा धर्म आहे! अरण्यच अयोध्या 
तिघे बाहेर आले. सीतेला रामाबरोबर 
वनवासास जायला मिळाल्याचा इतका आनंदे 


| 1 शा र» 
री ४ डी ५, खा... हर रि 
.-' कि वि न >. त शं व क र 
>. वाळूचा देव 
वि 
नः 


कोणे एके काळी विदर्भात महेन्द्र नावाचा एक 
प्रसिद्ध जाद्गार होऊन गेला. त्याच्या कलेबर 
प्रसन्न होऊन राजा-महाराजांनी त्याला 
ब व भरपूर द्रेव्य दिलं होत, परंतु तो 
खूप दानशूर असल्याने त्या मिळकतीतील 
बरा'चसा भाग खर्च होऊन गेला डोता 


असल्याने जितेन्द्र्चा मोठा मुलगा रामभद्रला 
पैशांच्या उंघळपट्टीची संवय लागली होती. आता 
मात्र परिस्थिती बढल्यामुळे त्याने मागूनही 
वडिलांकडून पैसे मिळत नसत, मग तो चोरी करू 
लागला. ही गोष्ट कळल्यावर जितेन्द्रने रागाच्या 
भरात रामभद्रला खूप मारले. त्यामुळे रागाने रामभद्र 


क सर्वाच्या ह १ महेन्द्रचा मुलगा जितेन्द्र जादुगारीमधे घरांतून निघून गेला, 
म, दिलेली वर तरबेज होता. परंतु त्याच्या वेळे- रागाच्या भरात रामभद्रला मारले असले तरी 
सुमंत्राने सीतेसाठी राजाने दिलेलीं व 
आणि रापाने सांगितलेली शखार्खर वगैरे ठेवली कलेचं मडत्व खूप कमी झालं होतं. जितेन्द्रचे त्याच्यावर खूप प्रेम होते. त्यामुळे तो 
रथ हांकला. ऱ्या त्यामुळे मिळकतही महेन्द्रपेक्षा कमी घरांतून पळून गेल्यावर त्याच्या काळजीतच 
होती. पण वडिलांचा दानशूरपंणा त्याच्यातही जितेन्द्र व॑ त्याच्या बायकोचा अंत झाला. आता 


पुरेपूर उतरला होता. त्यामुळे कमी मिळकतीतडी 
दान शया करून तो निर्धन बनला 

_ जितेन्द्रला दोन मुलगे होते. जादूगारी ढा 
पिढीजात व्यवसाय असल्याने व पुन्हा जादूला 
चांगले दिवस येतीलहीं, असे वाटून जितेन्द्रने 


जितेन्द्रचा धाकटा मुलगा लक्ष्मीचंद एकटाच 
राहिला. 

लक्ष्मीचंद मनान खंबीर होता, चिकाटींचा 
होता. तो गांबोगाबी, गल्लोगल्ली फिरून आपली 
जादू दाखवून थोडेफार कमावू लागला आणि 
दोन्ही मुलांनाही ती कला शिकवली,  अल्यसंतुष्ट राहून समाधानाने जगू लागला. 
लहानपणी वडिलांकडून न मागता पैसे मिळत एके दिवशी एका गल्लीत छोट्या मुलांसमोर 


२५ बर्षांपूबीं चांदोबात प्रसिद्ध झालेली गोष्ट 


६४ 





लक्ष्मीचंद आपली जादू दाखवत होता. त्याला 
कल्पना होती की या छोट्या मुलांकडून त्याला 
फारसे पैसे मिळणार नादीत. तरीही आपल्या 
जादूने तो मुलांना आनंद देत होता. 

इतक्यांत त्याला शेजारच्या घरांतून एका 
मुलाःचा अगदी किंचाळून रडण्याचा आवाज ऐकू 
आला. लक्ष्मीचंदने लगेच आपली जादू थांबवून 
त्या घरी धाव घेतली. पाहतो तो एक बाई आपल्या 
चार बर्षाच्या मुलाला खूप मारत होती. 

लक्ष्मीचंदने तिला मुलाला इतके मारण्याचे 
कारण विचारल्यावर तिने सांगितले, त्या मुलाचे 
वडील कांही दिवसांपूर्वी बरेच आजारी होतें. 
त्यावेळी ती देवाला नवस बोलली होती की ते 
लवकर बरे झाले तर घरातील सगळीजण एक 
आठवडा दुपारपर्यंत उपवास करून देवदर्शन 


सप्टेंबर २००६ 


56 

















































घेतल्यावरच जेवण करतील, परमेश्वस्कृपेने 
आजार लवकर बरा झाला. नवसाचे सहा दिवस 
झालेल. आज मात्र दुपारपर्यंत न जेवता रहाणे 
त्या छोट्या मुलाला सहन होईना, भुकेने कळवळून 
तो र्डल होता. त्याच्या आईला तर देवदर्शनासाठी 
जायचे होते. कितीही समजावले तरी तो मुल 
ऐकेना, म्हणून ती त्याला मारत होती. 

लक्ष्मीचंदला वाटले, मुलाला उपाशी ठेबायचे, 
मारायचे हा तर अन्याय आहे. तो म्हणाला, 
“बाई! असं म्हणतात की लहान मुले 
समानच असतात. मला कळत नाही 
छोट्या मुलामंधे आपल्याला देव दि 
तर कोणत्या देबाला भेटायला आपण 
आहात?" 

याबर त्राम्यानें तीं ज्ञी लक्ष्मीचंदला 
“म्हणूनच तू असले जीवन जगत 
तुला खरोखरीच मुलांत देव दिसत असेल तर 
सांभाळ ह्याला, मी देबदर्शन करून आल्याबरे 
त्याच्याबरोबर तुलाही जेवायला वाढते." 

तक्ष्ीचंदने गोड बोलून, जादू दाखवून त्या. 
मुलाला गुंगवून ठेवलं, त्या खरीने परत आ | 
लक्ष्मीचंदचे कौतुक करून त्यानाही 


बळांतली मूर्ती वाटली होय? हा तर खराखुरा 
बे आहे! प्रत्यक्ष आपल्याशी बोलतो, आपल्या 
नांची उत्तरं देतो, आपल्यावर प्रेमाचा वर्षाव 
रून आपल्या सगळ्या चिंता दूर करतो.'' 
उत्सुकता खूपच वाढली 
'गृहिणीने असा चालता-बोलता 
पांतील देव ज्याठिकाणी असल्याचे 
, तिकडे तो त्वरेने गेला. तिथे खूपच 
'पण सगळे शांत बसले होते. समोर 
नावर दाढी-मिशीवाला साधू बसला 
ह. तो लोकांना सनरगांचा ७ २यक याच 
दैत होता. जे लोक संकटात होते, दुःखी 
न ी आपल्याजवळ बोलावून समजावत 
लोकांचे दुः ह :ख दूर करण्यासाठी'च त्याने 
आहे. मधूनच तो साधू हवेतून 
| लोकांवर फुंकत होता. थोड्याथोड्या 
पारखा हवेत कांही क्षण अधांतरी राहात 
र्व भक्तमंडळी जोरात म्हणत होती, 
त्मा, आमचा उद्धार कर.'' 
'लक्ष्मीचंदला हा सगळा प्रकार खूप विचित्र 
बाटला. साधूने जे प्रकार करून दाखवले, ती विद्या 
लाही अवगत होती. तरी तो एक साधा 


वाढले आणन रसच सय्यया आणि हा साधू मात्र लोकांसाठी 
जेवणानंतर लक्ष्मीचंदने त्या ख्रीला होता. या रडइस्थाचा उलगडा करण्या- 

“बाई, स्वतःच्या मुलापेक्षाही प्रिय मध्यरात्री एकटाच साधूकडे गेला 

आपला देव कुठं आहे? त्याला पाहून साधूने बिचारले, “तू कोण 


" लक्ष्मीचंद म्हणाला, “मी एक जादूगार 


खूप इच्छा आहे." डा 
आहे. मी आपली जादू बघितली आहे. लोकांना 


ती खरी हंसून म्हणाली, "देवाचा अ 


7 





तो दैवी चमत्कार वाटतो आहे. पण त्याच गोष्टीं 
मी जादूच्या प्रयोगांत करूनही मला पोटभर 
अन्नाची ददात आहे. लोक तुम्हाला देव मानतात, 
त्याचं रहस्य शोधण्यासाठीच मी आलो आहे.” 

त्यावर साधू म्हणाला, “मी परमेश्वराचा 
अबतार आहे, यांत कोणतेही रहस्य नाही! तुला 
प्रयत्नांनी जी बिद्या प्राप्त कराबी लागली तीं मला 
सहृज अवगत आहे. माझ्याकडे दैवी शक्ती आहे. 
तुला प्रयोगांसाठी उपकरणांची आवश्यकता 
आहि, मला मात्र त्याची जरूर नाही,'' 

यांवर लक्ष्मीचेदनें विचारलं, ' असं आहे तर! 
प्रग मी माझे एक बोट कापतो. आपण ते परत 
जोडू शकाल?"' 

साधू म्हणाला, “हो तर, नक्कीच जोडूं 
शकीन,'* पटकन लक्ष्मीचंदनं आपले एक बोट 


सप्टेंबर २००६ 


चाकूने कापले. त्यावर साधूने ते तुटलेले बोट 
मूळच्या जागेवर ठेवून कांहीतरी मंत्र म्हटला. 
लगेच रक्त बाहमायचं थांबलं आणि बोट पूर्ववत 
झालं. 

लक्ष्मीचंद आश्चर्याने म्हणाला, हे अगवी 
अशक्य आहे, कारण माझ्या कुटुंबियांशिवाय ही 
बिद्या कोणालाच येत नाहीं." 

साधूने चमकून विचारलं, ''तुझं नाव 
लक्ष्मीचंद आहे ना?'' 

'*हो, पण आपल्याला कसे कळले?'' 

“मी तुझा मोठा भाऊ रामभट्र आहे!'' असं 
म्हणून साधूने लक्ष्मीचंदकडे प्रेमळपणे पाहिले. 
ल॑क्ष्मीचंद एकदम आश्‍चर्यचकित झाला. 

साधू लक्ष्मीचंदला म्हणाला, ''आता मी 
तुझ्या प्रश्‍नांचे खरे उत्तर देतो, लू एका छोट्या 
मुलाला आपली जादू दाखवून त्याला भूक 
विसरायला लावलीस. तो छोटा मुलगा तुला 
देवासमान मानेल. पण मोठ्यांचं असं नसतं. मी 
स्वत: दैवी अवतार असल्याचं सांगून जादू केली. 
मग लोकांनी मला देव बनवलं. तू स्वतः जादूगार 


िडेशशशशााााााााााााााकाियवाााायाव््त॒ब॒बा॒श॒॒ब्बार॒ााा 
असल्याचं सांगून जादू दाखबतोस, म्हणून य युल: हिल 


क 
ध 


जादूगारच राहिलास. लोक आपल्या दोघांचीही 
जादू बघतात, पण त्यांना अजिबात शंकासुद्धा 
येत नाही. या जगांत आरामांत जगायचं असेल 
तेर केवळ विद्या अवगत असून चालत नाही. 


लोकांना भूलथापा देणे, गोड गोड बोलून भ॒ भुलवणे वणे 





हे जमले तरच आपली कला लोकप्रिय होते. मी 
देवी अबतार असल्याचे खोटे सांगणे, हे माझे 
उपजीविकेचे साधन असल्यासारखे आहे. 
जोपर्यंत लोक मूर्खपणे माझ्या बोलण्याला 
भुलतील, तोपर्यंत मला कशाचीच कमतरता 
भासणार नाही. आता तुझे शंकानिरसन झाले ना? 
ये तर मग.'' | 





लक्ष्मीचंद तिथून निघाला. त्यानंतर त्याचा || 
ठावठिकाणा कोणालाही कळला नाही. पण ही. 
वणव्याच्या वेगाने एक बातमी सर्वत्र पसरली की 
विदर्भ देशात पूर्वेला एका छोट्या गांवात देवाने 


अबतार घेतला आहे. तो अनेक देवी चमत्कार 
दाखबतो. लोक मोठ्या प्रमाणात, समूहाने तों दैवी 
अवतार पहायला, दर्शनाला जात आहेत 






















चित्र: यांधी अय्या हि 
अजिवक्म्य गरुड 
ठक अजिंक्य गरुड 
चंद्रपुरीच्या सीमेवरचे तरुण गायन आहेत ही 
धक्कावायक बातमी रामसिंहयाने आणली आहे. नरेंद्रदेब, रविंद्र 


ब आम्नपुरूषाला सांगतो कीं त्याने आपला जुना मिञ बजपुरीचा 
विक्रमसिंह ह्याला गुहेत मेटण्यास लिहिले आहे. प्रधानमंत्री 
| पुष्पराजा नरेंद्रदेवाला भेरायला जातो ह .. 















तोइथे 


राजाचा वूल बनून 


कस्य 













पुत्रा, तुला असं बारलं 
लारी मला खात्री आहे कीं परिस्थिती 
लौकरच पालटेल. 


मला अंतर्दष्टीने विसले आहे 
क्री ब्रिक्रमरसिंह शेजारची राज्ये जिंकेल 
ब सम्राट बनेल. रबिंद्र, मला बाटतं की 
तू प्रथम चंद्रपुरी गिळंक्रुल 

करण्यात मदत कर, 






चंद्रपुरीत काय क. 
ष्ह भात ते आम्हाला ठाऊक 
नाही. आमचे महाराज 

लहू. आपल्याला त्यांत निश्‍चित / 






